





कोंड द्वेलापूरचा रहिवासी होता. तो पट्टीचा पोहणारा, आणि सारं कांही झटपट करण्याचा त्याचा 
स्वभाव होता. 

कोदंडाच्या मुलीचं लग्न झालं होतं आणि ती आता आपल्या पतीबरोबर सुगंधीपुरला सुखाने संसार 
करीत होती. आता कांही गोष्टी अशा होत्या कीं त्या फक्त देलापुरीमधेच मिळत. त्या गोष्टींपैक्री कांही 
थोड्या वस्तू खरेदी करून मुलीकडे पोंचवायच्या द्ोत्या. कोदंडाने सर्व गोष्टी एकत्र करुन त्यांचे एक 
गांठोडे बांधले. आणि सुगंधीपुरला जाण्यासाठी तो नदीकिनाऱ्याबर गेला. तिर्थे पोचल्यानंतर ल्याला 
दिसलं कीं नावेत लोक दाटीबाठीने बसले आहेत आणि नाव बरीच दूर गेली आहे. 

जर त्याने त्या नावेपर्यंत जायचे ठरवते तर त्या वत्तूंपैकी कांहीही खराब झाल्या नसत्या. त्याने 
सबल की कसंदी करुन त्या नावेपर्यंत पोहत जायचं आणि त्यांत चढून पुढे सुगंधीपूरला जायचं. त्याने 
आपले धोतर व सदरा पागोट्यांत गुंडाळला, ते गाठोडे आपल्या डोक्‍्याबर घेतले आणि तो नदींत 
उतरला. झपाट्याने पोहत पोहत तो नाबेपर्यंत पोचला. 

त्याचा अंदाज ठीक होता तो नावेंत चढला, त्याच्यासमोरच शरद बसला होता त्याने चकित होऊन 
विचारले, ''ओरे, नावेपर्यंत यायला तू इतका उतावळेपणा कशाला केलास? नांव तर नदीकांठाला येणारच 
होती. किनाऱ्यावर तर आत्ता प्रवाशांची गर्दी नसते. सुगंधीपूरला जायला तुला नक्की जागा मिळाली 
असती कीं! 


तेव्हां कोदंडाला समजलं कीं नांव सुगंधीपुदाहून परत हेलापूरला येत होती. आणि ती नंतर पुन्हा 
र - घनीराम 


सुगंधीपुरला जाणार होती. . 





(जेव्हा गायासरोक्रेश्‍क्ट तत्मक्षक लोकांच्या हतात पडतो तेव्हा /सिद्धसाधक तिथे बोचतो. आपल्या 
ग्रातकाचे एक्षण कतताना /शिक्षणाधळाचे सेवळ फॅककक राक्षसाला जखमी करतात. नागक्षक लोळ 
नेव्हा त्यांना पकडतात त्यावेळी काही घोडेस्वार ॥तिओे पोंचतात त्यानंतर ...) 


जसा सिद्धसाधकाने आपला शूळ माया- 
सरोवरेश्वराच्या छातीवर टेकवला, तसा तो 
भीतीने थरथर कांपत उठला नि म्हणाला, हा 
तर॒ अधर्म आहे. कोणताही वीर आपल्या शत्रूला 
बेसावध पाहून त्याला मारण्या'चा प्रयत्न कधीही 
दुसर्‍याच क्षणीं सिद्धसाधकाने आपला शूळ 
भूमीवर टेकवला आणि तो म्हणाला, ''मी एक 
सामान्य वीर नाही, मी महावीर आहे. तू तुझी तलवार 
बाहिर काढ. मला तुझा पराक्रम पाहायचा आहे.'' 


यावर मायासरोवरेश्वराने आपला अनुचर 
प्रकरकेतू, याच्याकडे बघितले. तितक्‍्यांत 
घोडेस्वारांचा नायक त्यांच्यासमोर येऊन 


' घोड्यावरून खाली उतरला. 


सिद्धसाधक संतापून उठला नि त्याच्याकडे 
वेधत गरजत म्हणाला, '““कोण आहेस तूं? 
आमच्या भांडणांत तू उनीच कां मर्धे पडतो 
आहेस?" 

उत्तरादाखल तो नायक उपहासाने हसला 
परंतु नरवानर आणि जलग्रहाला पाहून तोही 








“यापूर्वी मी तुला सूचना दिली होतीच, तेव्हां 
मला वाटलं कीं मी कोण आहे आणि मता कुणी 
पाठवलंय हे तुला समजलंच असेल." 

“तुझी सूचना मला नीट ऐकूं आली नाही. 
माझा शत्रू मायासरोबरेश्‍बर हा पळून जाऊं नये 
या प्रयत्नांत मी होतो. आता सांग, या 
घोड्यांच्यावर नि खेचरांवर स्वार झालेले तुम्ही 
कोण आहात?*' सिद्धसाधकाने विच्चारले. 

घोडदळाच्या नायकाने सिद्धसाधकाला 
आपादमस्तक न्याहाळले, व म्हटले, “अरे, तू 
होय? तू सिद्धसाधक ना? कांही दिवसांपूर्वीच 
तर तू हिरण्यपुरांत स्मशानाच्या पहारेकऱ्या'चा 
शिरच्छेद केला होतास ना'? त्या अपराधाबद्दल 
तू व आणखी एकजण आमच्या राजासमोर 
आणले गेले होते? बरोबर आहे ना?'' 


जुलै २००३ 10 





''तू तर मला ओळखतोस. पण मला कांडी 
तुझं नांब आठबत नाही. सिद्धसाधक म्हणाला. 

“माझं नांव बीरसेन आहे. पण आधी मला 
सांग कीं कनकाक्ष महाराजांच्या मुलांच्या शोधांत 
तुमच्याबरोबर होता, तो तरुण जयशील आहे तरी 
कुठे?'' वीरसेनने विचारलं. 

''हुंसाच्या रथांत बसून तो आकाशांत 
कुठेतरी विहरत असेल. ठीक आहे, तू जरा बाजूला 
हो. वीरासारख्या बढाया मारणार्‍या या 
जलमानबाला मला नष्ट करायचे आहे.'' असं 
म्हणून सिद्धसाधकाने पुन्हां आपला शूळ बर 
उचलला. | 

“मला इर्थे खून-मारामारी चालणार नाही” 
या शब्दांनरोबरच वीरसेनने आपल्या घोडेस्वारांना 
खूण केली. 

ते तलवारी घरेऊन सिद्धसाधकाच्या दिशेने 
पुढें सरसावले. तेवढ्यांत सिद्धसाधकाने चारी 
बाजूंना एकवार नजर टाकली व वीरसेनला म्हटले, 
“आमच्या चाटी बाजूंना अनेक्र दिवस उपासमार 
झालेले नरभक्षक लोक विखुरलेले आहेत. त्यांच्या 
मनांत आलं तर ते तुम्हा सर्वांना केव्हांही मारुन 
टाकतील, त्यांत त्यांना फायदा आहे आणि 
आपले नुकसान आहे.'' 

“मला ते कांही एक सांगू नकोस. इथून 
थोड्याच अंतरावर कनकाक्ष राजाचा तळ आहे. 
तुम्ही सर्बजण तिथें या. तिथें काय तो निर्णय 
घेता येईल.'' बीरसेनने सांगितलं. 

सिद्धसाधक ब्रीरसेनकडे रागाने बघत 


च्यांदोबा 








म्हणाला, “ही तुझी आज्ञा समजायची. कीं 
विनंती)? मी महांकाल सोडून इतर कुणाचीच 
आज्ञा पाळत नसतो.'' 

आपला मालक घोडदळाच्या नायकावर 
नाराज ज्याला आहे हे जलवृक राक्षसाच्या लक्षांत 
आलं. त्याने आपली गदा खांद्यावर घेतली आणि 
जमिनीवर पाय आपटत मोठ्याने आरोळी ठोकली. 
नरबानराने पाठोपाठ जोरदार किंकाळी मारली, 
त्याने सारे अरण्य थरारले. त्या विकृत 
आकृतीबाल्यांना पाडून व त्यांचा आबाज ऐकून 
एक घोडा विथरला. आणि आपल्या मागल्या दोन 
पायावर उभा राहिला. त्यामुले त्याचा स्वार खाली 
पडला आणि घोडा उधळून दूर लांब पळाला. 

हे पाहून वीरसेन घाबरुन सिद्धसाधकाला 
आदरपूर्वक म्हणाला, ''महाराज, आपणदेखील 
माझ्याप्रमाणेच हिरण्यपुरचे नागरिक आहात. 
आपण महाराजांचे दर्शन घ्यायला कां चलत 
नाही? 

सिद्धसाधकाला फ़रारच आनंद वाटला च तो 
म्हणाला, “तू सांगितेलंस ते अगदी योग्य आहे. 
वला, मीडी महाराजांकडे येतो. पण आमच्या 
बरोबर या नरभक्षकांना आणि सरोवराच्या 
दृष्टांनादेखील आपण न्यायला हेबं.'* परंतु 
मायासरोबरेएवर आणि मकरकेतु तिथे आसपास 
दिसेनात. त्याने गोंधळून जाऊन बिचारले, “हे 
दुष्ट लोक कुठे पळाले? 

त्याबरोबर सारे नरभक्षक एकदम हंसायला 
लागले. त्यांचा नायक शेरसिंद़ आणि म्हातारा 


चांदीचा 11 





पुजारी गणाचारी पुढें येऊन सिद्धसाधकास 
म्हणाले, ''जेब्डां तुम्ही आणि हे घोडेस्बार भांडत 
होतात, तेव्हां संघी साधून ते दोघे मुकाट्याने 
अरण्यांत घुसले. त्यांना पकडायला आमचे कांही 
जातभाई त्यांचा पाठलाग करीत गेले आहेत.'' 

“ते पळून जात होते तेव्हां तुम्ही मला 
सांगितलं कसं नाहीत ते सांपडेपर्यंत तुम्ही दोघे 
आपच्या ताब्यांत कैदी राहाल, समजलं?'' असं 
म्हणून सिद्धसाधकाने जलवृक राक्षसाला आदेश 
दिला, ''जलव्रुक! या दोघांना घेऊन जा आणि 
एका घोड्यावर दोरीने बांधून टाक.'' 

विजेच्या चपळाईने जलवुक्कने शेरसिंह आणि 
गणाचारी यांना पकडले. घोड्याबरचा एक स्वार 
साली उतरण्यापूर्वीच त्याने त्याला मागच्यामागे 
पकडून दूर फेकले आणि या दोघांना घोड्याच्या 
पाठीवर बांधून टाकले. 


जुलै २००३ 





त्यानंतर सिद्धसाधक वीस्सेनला म्हणाला, 
"तुम्ही पूढे होऊन आम्हाला मार्ग दाखवा. आपण 
सारेजण कनकाक्ष महाराजांचे दर्शन घेऊं'' असं 
म्हणून साधकाने नरबानराला पुकारले. 


घ्रोडदळाच्या नायकाने आपल्या 
साथीदारांना राजाच्या तळाबर जायचा आदेश 
दिला. त्यांच्यामागून नरवानराबर स्वार झालेला 
सिद्वसाधक चालूं लागला. त्याच वेळीं 
अरण्यांतल्या दूसर्‍या एका जागी हृसाच्या रथात 
बसून जाणाऱया जयशील व त्याच्या मित्रांना 
भ्रीतीने पळणारी एक तरुणी दिसली, ण्का 
बाघापासून आपला प्राण बांचवण्यासाठीं तीं 
झाडांच्या फांद्यांनी धरून बर चटण्याचा प्रयत्न 
ती करीत होती. 

हंसाच्या र्थांत बसलेल्या वैद्यदेब देवशामनि 
ते दृश्य सर्वांच्या आधी पाहिले. क्षणभर त्याचाटी 


ज़ल्ले २००३ 12 





भ्रीतीने थरकांप झाला. शेजारीच वसलेल्या 
जयशीलचा खांदा पकडून त्याला हालवत तो 
म्हणाला,  जयशील! वाघ मागे लागलाय बंध 
त्या तरुण मुलीच्या! तीच कांचनमाला आहे. 
मायासरदोवरेश्वराच्या रोवकांनी अपहरण केलेली 
हीच कनकाक्ष राजाची मुलगी! आता काय 
करायचं ते सांग!'' 

तो प्रदेश उभा राहून जयशील नीट न्याहाळू 
लागला ब सारथ्याला म्हणाला, हे बघ, रश्र 
चटकन खाली उतरव!" 

अंगरक्षकाने खाली वांकून बघितले. तिथले 
विणाल वक्ष पाहात तों उदणारला, “छे, छे. 
मड्डाराज! इर्थे र्थ उतरव र अशक्‍य आहे. जरा पुढे 
जांऊन मग मोकळ्या मैदानांत रथ खाली 
उतरवतो,'' 

जयशील चिडून त्याला म्हणाला, अरे मूर्खा, 
एथ सुरक्षित जागी नेऊन उतरवायचा हे म्हणणं 
ठीक आढे. पण तोपर्यंत राजकुमारी वाघाच्या 
तोंडी सांपडेल. चटकन रथ थोडा खाली बळव. 
मी झाडांच्या फांद्यांत उडी मारतो आणि 
राजकन्येला बांचवण्याचा प्रयत्न करतो." 

जयशीलचा आदेश पाळण्यासाठी 
अंगरक्षकाने इंसांच्या गळ्यांत बांधलेली दोरी 
किंचित खेचली आणि रथ खाली वळबला 

झाडांच्या शेंड्याजवळ हंसांनी रथ खाली 
आणला. जवशीलने वेळ न घालवता रथांतून उडी 
मारली आणि दोन्ही हातांनी एक उंच फांदी घट्ट 

पकडली, पण त्याच्या बजनाने ती फांदी काडकन्‌ 


खांदोबखा 








तुटली व खाली पडली. 

झाडाची फांदी जमिनीला टेकताच 
जयशीलने आपले हातपाय फांदीखाली अडकून 
तुटुंनयेत म्हणून कोलांटी उंडी मारुन त्याने आपले 
रक्षण केले. कांचनमालेचा पाठलाग करणारा 
बाघदेखील त्या आब्राजाने बिचकला आणि त्याने 
मागे वळून पाहिले. त्या संधीचा फायदा घेऊन 
कांचनमालेने जवळचीच एक फांदी पकडली 
आणि त्यावर ती झोके घेऊं लागली. तेवढ्यांत 
वाघाने एक डरव्हाळी ठोकली व तिच्या दिशेने 
तो. जाऊं लागला. तलवार उपसण्याइतका 
जयशीलला बेळ नव्हता, म्हणून त्याने जोराने 
पळत जाऊन त्या बाघाचे मागचे दोन पाय 
पकडले आणि त्याने जोर करुन ओढत त्या 
बांधाला दूर फेकून दिले. 

ज्या झाडावर कांचनमाला चढली होती, ती 
फांदी आता वाऱ्याने झुलायला लागली. 
जयशीलला पाहून ती म्हणाली, ' महाराज, आपण 
वेळेवर येऊन मला बाचबलंत, मी आपले आभा? 
कोणत्या शब्दांत मानूं?'' 

तिचे सौंदर्य पाडून जयशील मंत्रमुग्ध झाला. 
इलक्या संकटांशी सामना करीत इतके दिवस 
झाल्यानंतर का असे ना, पण शेवटी त्याने 
कांचनमालेला शोधून काढले; पण तिचा भाऊ 
कांचनबर्मा कुठे आढे? त्याला प्रश्‍न पडला. 

जयशीलने तिला विचारले, “तुझं नांव 
कचनमाला आहे हे मला माहीत आहे. तू कुठल्या 
देशाची राजकन्या आहेस हेही मला ठाऊक आहे 


जयांदोबा 13 





पण तुझा भाऊ कांचनबर्मा कृठे आहे" हंसांच्या 
रथांतून खाली पडून तू आपले प्राण कसे 
वांचवलेस?'' 
जथशील तिच्याशी 
ती झाडाच्या फांदीबरुन ज्ुलत खाली उतरली. 
या साहसी आणि सुंदर तरुणाला प्राझी माहिती 
कशी मिळाली असावीं याबद्दल तिला आश्‍चर्य 


याशी बोलत होता तितक्‍यांत 


बाटले. ती हळूं आवाजांत म्हणाली, महाराज, 
सुदैवाने मी रथांतून जेव्हां खाली पडले तेव्हां एका 
ओढ्यांत पडले म्हणून वांचले. माझ्याबरोबर 
र्थांत असलेला मायासरोबरेश्‍वर व त्याचा सास्थी 
याच जंगलात कुठेतरी असतील, माझा भाऊ मात्र 
संध्या मायासरोबरेश्‍बराच्या महालांत कैदी 
आहें.' 

त्यावर जयशील म्हणाला, '"मायासरोवरेश्‍व- 
राच्या बाबतींत मला थोडीफार माहिती आहे. 


( "> 


>? 


जल २००२ 





त्याचे सेबक सर्पनख आणि. सर्पस्वर यांच्या 
शिवाय आणखी एका प्रमुख व्पक्तीबरोबरदेखील 
माझा परिचय झाला आहे. आता तुझ्या भाबाला 
मला मायासरोवरांतून मुक्त केलं पाहिजे. तिर्थे 
जाण्याचा मार्न तुला कदाचित माहिती असेंलदी, 
पण प्रथम आपण इर्थेच आजूबाजूला कुठेतरी 
असणारा माझा मित्र सिद्धसाधक याला भेटलं 
पाहिजे.' 

हे ऐकून कांचनमाला जयशीलच्याबरोबर 
जायला तयार झाली. जयशीलने फेंकल्यामुळे 
वाघाची कंबर दुखावली होती व तो थोडा वेळ 
बेशुद्ध पडला होता, तो आता शुद्धीवर आला. तो 
उठला आणि दांत विचकून त्याने जोराने डरकाळी 
फोडली. पण उठण्याच्या प्रयत्नांत तो पुन्हां 
धेबकन खाली पडला. 

जयशीलने तलवार उपसली आणि वाघाच्या 
दिशेने जात तो कांचनमालेला म्हणाला, “कितीही 
भ्रयंकर जनावर असले तरी त्याला जखमी 
अवस्थेत तसेच तडफडत सोडून जाणे योग्य नसते. 
मी आंत्तांच याचे मस्तक छाटतो.'' 


“ कः ४” 
क ८ अ” शॉ श 
डा पी 


82-24. 
५». ४ जी 


क 
न की, ८. 


७४२, 
ू 
'*किती भयंकर वाघ आहे हा! तुम्हाला 


यायला थोडा जरी उशीर झाला असता तर याने 
पला मारुन खाले असते.'' कांचनमाला असं 
बोलत जयशीलच्या पाठोपाठ बाघाजवळ आली. 
जवळच्या घनदाट अरण्यांत लपलेला आणि 
जलय्रहावर बसलेला मायासरोवरेश्‍वर, जवळच 
घ्रोड्यावर स्वार झालेल्या मकरकेतुला म्हणाला, 
*'जयशीलला वंदी बनवण्यासाठी ही एक उत्तम 
संधी आहे. तूलगेच कमळांच्या देठाच्या दोरीचा 
फांस त्याच्या गळ्यांत पडेल असा फेक." 

“महाराज, हा जयशील एक महा चतर वीर 
आहे. त्याच्याशी वैर धरणं आपल्याला महागांत 
पडेल,'' मकरकेतूने समजावलं आणि त्याचा 
चेहरा रडवा दिसूं लागला. 

''छी! भित्रा कुठला!'' असं रागाबून म्हणत 
मायासरोबरेश्बराने मकरकेतूच्या हातांतून एक 
बळकट दोरी ओढून घेतली, जलग्रहाला त्याने 
पुढे काढले, आणि त्या दोरीचा फांस करून 
दोनतीन वेळा डर्वेत फिरवला आणि जयशीलच्या 
मानेच्या दिशेने फेकला. (क्रमशः) 


अ? “५०.८. '५-*०>"/< क 22%. ही, 
2. ७०” "*“/” “व कश 4 3. 0000 3०४०-७1 अश 












न्रिश्चयी विक्रमार्क पुन्हां झाडाजवळ 
/ /क्षाला. त्याने प्रेत खाली उतरवून आपल्या 
._/४” खांद्यावर घेतले. आणि निमूटपणे तो 
_ 0 स्मशानाच्या दिशेने चालूं लागला, तेव्ह 
/ . प्रेतांत लपलेला वेताळ म्हणाला, ''राजन, 
तुझ्या धैर्याची कमाल आहे. मला कोतुक 
बाटतं, पण तू हे सारं कशासाठी करतो 
आहेस? मध्यरात्री. या भ्यकर अरण्यांत 
तू हे साहस कां करतो आद्वेस? तुला 
र साबध करण्यासाठी मी आत्तापर्यंत अनेक 
७ घटना, कहाण्या तुला सांगितल्या, पण 
“तुझा हड कायमच आहे. 
____ आज मी तुला गोविंद्ची कहाणी 
__ सांगतो. त्याच्यांत कर्तव्यतत्परता 
:_ मुळींच नव्हती. गुरुजींची सेवासुश्रूषा 
. करुन विद्या शिकावी तर त्याला सहनशक्ती 
नव्हती. मात्र तो जन्मतःच बुद्धिवान, 




















2 











झाली तरी तो घाबरुन जाई, त्याचे हातून समस्येने 
निराकरण नीट होत नसे. तुझ्या हातूनदेरद्रील अशीच 
चूक होईल कीं काय दी मला भीती वाटते, या 
गोष्टींतून तू बोध घे व स्वतःमधे सुधारणा कर. 
म्हणून ही गोष्ट लक्षपूर्वक ऐक'' आणि बेताळाने 
पुढील गोष्ट सांगितली, 
गंगेच्या कांठी कपिलपुरांत गोविंद नांवाचा एक 
तरुण मुलगा राहात होता. तो मोठा तरतरीत 
प्रफुलित असे. सर्व लोकांना वाटायचं कीं 
कोणतीही विद्या हा चटकन आत्मसात करील. 
जोरांत न पळतादेखील तो कित्येक कोस 'चालत 
जाऊं शकत असे, त्याचा नेम अचूक होता, याण 
मारण्यांत तो कुशल होता. नदीला पू( आला असला 
तरी तो धिटाईने पैलतीरी जायचे धाडस करीत असे. 
हे सारं करीत असताना तो शेतांत वडिलांना व 
घरकामांत आईलाही भरपूर मदत करीत असे. '*हा 
मुलगा फारच चलाख आहे. त्याला राजवरच्या 


जुलै २००३ 16 





राजशेखरकडे पाठवलं तर त्याची बुद्धि आणखीनच 
चठुरख होईल.'' गोविंदच्या बडिलांना गांबांतल्या 
कांदी मान्यवर मंडळींनी सांगितलं. 

“ते कलाविद्यांत पारंगत आहेत, एक महान 
पंडित आहेत. त्यांच्या विदयार्थी शिकून तयार झाला 
कीं राजा बनण्याच्या योग्यतेचा होतो.'* वडिलांनी 
उत्तर दिलं. “जर ते इतके ज्ञानी ब कलानिपुण आहेत 
तर ते स्वतःच राजा कां बनत नाहीत? गोबिंदने 
बेतालपणे प्रश्‍न केला. “असं बोलूं नकोस. 
राजेशेखरांना हबं असतं तर्‌ ते केव्हांच राज्य कारभार 
हाती घेऊं शकले असते. त्यांचं म्हणणं असं कीं 
विद्यादान हा त्यांचा धर्म आहे आणि ते तो 
निष्ठापूर्वक पाळतात. त्याचबरोबर नित्यनव्या गोष्टी 
शिकायला ते सदैव तयार असतात. त्यांच्या 
तोडीचा माणूस दुसरा झाला नाडी असं लोकांचं 
म्हणणं आहे. कांही काळ तू त्यांचा शिष्य होऊन 
त्यांच्याकडून शिक्षण घ्यावंस असं माझं मत 
आहे." गोबिंदःच्या पित्याने त्याला समजावीत 
म्ह्टले. 

पण गोविंदला ते पटले नाही. तो म्हणाला, 
“कांही विद्यांचे शिक्षण घेणे हे आयुष्याचे ध्येय 
असते. आरामांत जीवन कंठायला पैसा जबळ हवा! 
जमेल तित्तकी इतरांना मदत करायला हवी. जन्मभर 
शिकत बसण्याची मला कांडी हौस नाही.” 

“ज्याला शिकण्याची शक्ती व सामर्थ्य आहे 
तो जन्मभर शिकत राहिला तरी त्यांत कांही चूक 
नाही. ती शक्ती व सामर्थ्य तुझ्यांत आहे कीं नाही 
ते तूच ठरव आणि निर्णय घे.” एवढं बोलून 
गोविंद्चा पिता गप्प वसला. 

गोविंदच्या उत्साहाला भरते आले व 


चांदोबा 








स्वतःबद्दलचा त्याचा अहंकार जागृत झाला. 
राजशेखरपेक्षां तो कोणत्याही विद्येत कमी नाही 
असा त्याचा ठाम समज होता. तर मग आपण 
राजशेखरचा शिष्य कशासाठी व्हायचं? 

गोविंदला वाटलं कीं राजशेखरला न येणारी 
एखादी विद्या जर आपण शिकली तरच आपले 
श्रेष्ठत्व नागरिक मान्य करतील. म्हणून तो नव्या 
कलाविद्यांचा शोध घेऊं लागला. आसपास सावध 
नजरेने निरीक्षण करुं लागला. त्यावेळी एक विचित्र 
घटना घडली. 

गोविंदच्या गांवालगत एक मोठी आमराई होती. 
त्या बागेच्या मध्यावर आंब्याच्या झाडासारखे 
दिसणारे एक झाड होते. पण त्याची फळें दिसायला 
बोरासारखी आणि चवीला कारल्यासारखी कडूजहर 
होती. ते झाड कित्येक वर्षे तिर्थे होते. 

एके दिवशी गोविंदने एक माकड आमराईत 


शिरताना पाहिलं. गोविंदने त्याचा पाठलाग केला. 
त्या मधल्या झाडाजवळ माकड येऊन धांपा टाकीत 
ति्थेंच थांबलं. त्याने त्या झाडाचं एक फळ खाल्लं. 
झालं, त्याचा उत्साह दुणावला, आणि भराभर 
झाडांवर उड्या मारीत ते नजरेआड झालं. तोपर्यंत 
बागेचा रक्षकही तिर्थे आला होता. हे दृश्य पाहून 
त्याला तर वाटलं की हे साधंसुधं माकड नसून 
प्रत्यक्ष हनुमानच आहे. त्याने डोळे मिटून 
भर्रशेभावाने वंदन केले. 

पण गोंबिंदाने मात्र तसं केलं नाही. त्याने डे 
तर्काच्या कसोटीवर पारखून घेतलं. त्या झाडांत 
नक्कीच कांहीतरी वेगळी शक्ती आहे. कडू होतं 
तरीदेखील त्याने ते फळ खाल. त्याच्या शरीरांत 
कांहीतरी वेगळी शक्ती त्याला जाणवूं लागली. परंतु 
प्रयत्न करूनदेखील त्याला उंचावर उडता येईना. 
तरीही तो निराश झाला नाही. त्याचा आपला प्रयत्न 


४; ०५७. ७ _"कॅककरमपि.. 





जुलै २००३ 





टाकूं लागला. 

एकाएकी गोविंदला आठवलं कीं माकड दमून 
जेव्हा धांपा टाकीत होतं, तेव्हांच त्याने एक फळ 
खाल, आणि एकदम उड्या मारीत ते नाहीसं झालं. 
गोबिंदने लगेच आणखी एक फळ तोडलं नि खाल. 
दुसऱ्याच क्षणीं त्याला आपले शरीर हलके होते 
आहे असं लक्षांत आलं. त्याने उडण्याचा प्रयत्न 
'केला आणि कांही प्रमाणांत तो सफलदेखील झाला. 
आजपर्यंत तो इतक्या उंचाबर कधीं उडला नब्डता 
किंबा कधीं इतक्या लांबवर उडीही त्याने मारलेली 
नव्हती. 

गोबिंदला अत्यानंद झाला. माळडापेक्षां जास्त 
लांब उडी आता माणूस शिकला होता. त्याला वाटलं 
कीं रामायाणकाळांत हनुमानाने असलेच फळ खाले 
असेल आणि समुद्र पार केला असेल. । 

आपल्या या नव्या विद्येचं प्रदर्शन गोविंद 


जुलै २००३ 18 





गांवामधे कहे लागला. मात्र आमराईतल्या त्या 
झाडाबद्दलचं रहस्य मात्र त्याने कुणालाही सांगितलं 
नाही, त्याला उडताना व लांब उडी मारताना पाहून 
लोक आनंदाने टाळ्या बाजबीत असत. गांबांत 
त्याची भरपूर प्रसिद्धी झाली आणि हे अदभुत 
प्रदर्शन पाहायला बाहेरगांबांतूनदेखील लोक येऊं 
लागले. 

एकदा गोविंद आपल्या वडिलांना म्हणाला, 
"मी इतक्या कमी वेळांत ही नवी विद्या शिकली 
आहे. राजशेखरला बडुतेक ही विद्या माहीत नसावी 
म्हणून आता याच्यापुढे त्यांचा शिष्य मी बनावे 
हा आग्रह तुम्ही धरु नका.'" 

या नव्या कलेचा गोबिंदला फार आनंद झाला 
होता. पण ल्यापेक्षांदही राजशेखरला माहीत नसलेली 
ही कला आपल्याला येते आहे याचाच गर्ब अधिक 
होता. एक दिवस एक बडीलधारे गृहस्थ गोबिंदची 
चौकशी करीत त्या गांबी आले. 

गोविंदने स्वतःच आपला परिचस करुन दिला 
व विचारले, "आपण कोण ते मला कृपया सांगाल 
कां?" 

“माझं नांच राजशेखर. आपण ज्या विद्येचे 
प्रयोग करता त्याबद्दल मी बरंच ऐकलं आहे. ही 
विद्या शिकण्यासाठी व आपला शिष्य बनण्यासाठी 
मी इथें आलो आहे.'' 

गोविंदने चकित होऊन त्यांना विचारले, 
“आपण राजशेखर आहात? आपण तर साऱ्या 
कलाविद्यांमधे पारंगत आहात असं सर्चजण 
म्हणतात. आपल्याला येत नाही अशी कोणतीही 
विद्या नादी. आणि दी एक विद्या शिकायला आपण 
प्राह्याकडे आलात? इतक्या बिद्यांमधे निपुण 


जांदोबा 








असताना ही नवी विद्या शिकण्याची काय गरज 


आहे? 

कीं मला येत नाही अशी कोणतीही विद्या 
नाही हे जाहीर करायला आणि आपला अहंकार 
क्ुरवाळण्यासाठी म्हणून तुम्ही आला आहात '' 

“याळ, माझ्यांत अइंकार असता तर मी 
तुमचा शिष्य होण्यासाठीं कशाला आलो 
असतो?*' राजशेखर म्हणाले. 

पण या उत्तराने गोबिंडचे समाधान झाले 
नाही. तो म्हणाला, “मग नबी विद्या कशासाठी 
शिकणार) आपल्यालाही लोकांचे मनोरंजन करून 
या विद्येतून पैसे मिळवायचे आहेत कां?" 

“'चिद्यावानाला पैशाचा मोह नसतो व 
नसावाही! मी या विद्या स्वतःसाठी शिकलो नाही. 
आपली ज्ञानसंप्रदा भावी काळांतल्या 


पिढ्यांपर्यंत पोंचवावी, या हेतूने मी या विद्यांची, 


कलांची माहिती देणारा ग्रंथ लिडीतो आहे. आपले 
ज्ञान आपल्याबरोबर संपू नये, म्हणून मी हे 
संकलन करतो आहे.'' राजशेखर म्हणाले. 

यावर गोविंदने कुत्सितपणे टोमणा मारीत 
म्हटले, “ठे पदा, माझ्या या बिद्येमुळें माननदेखीत 
माकडासारखा उड्या मारीत दूर जाऊं शकतो. 
या बिंद्येचा अंत जरी माझ्यानरोबरच झाला तरी 
या जगाचे त्यामुळें कोणते असे नुकसान होणार 
आहे?'' 

““आहे तर| पासा पाण्यांत पोहतो. पण 
जमिनीवर आल्यावर तो तडफडून मरुन जातो, 
हिंमालयांतली अस्वले, वाळवंटात क्षणभरदेखील 
राहूं शकणार नाहीत. पण मानवा'चं तसं नाही. 
त्याला पाण्यांत पोहायला शिकलं पाहिजे, हवेत 


भ चादोया 19 


> 2-1. 


उडता आलं पाहिजे. वातावरणांतल्या अनेक 
प्रकारच्या संकटांशी त्याला लढायची वेळ येते, 
अनेक अडचणींना समोरं जावं लागतं, सोसाबं 
लागतं| म्हृणून तर परमेश्वराने मानवाला बुद्धिमत्ता 
दिली. आता आपल्याच नव्या विद्येबद्दल पहा. 
या चिचयेच्या मदतीने नदी ओलांडता येईल, 
आगीच्या ज्याळांत अडकलं तर आपले संरक्षण 
करता येईल, प्रत्येक विद्येचं कांहीतरी प्रयोजन 
असतं. आबश्यक्ता असेल तिथे तिचा उपयोग 
मानब करुं शकतो. या विद्या ग्रंथरुपांत जतन 
करणें, त्यांचा प्रचार करणें हे विद्यादंतांचे कर्तव्य 
आहे.'' राजशेखरने गोबविंदला सविस्तर सांगून 
सापजाबले. 

राजशेखरचे हे स्पष्टीकरण ऐकल्यावर गोर्विदने 
दोन्ही हात जोडून त्यांना वंदन केले व म्हटले, 
“आपण मला क्षमा करा. मी आपल्या बरोबर येईन, 
आपला शिष्य बनेन व स्वत:चे ज्ञान बाढबीन, 


जुलै २००३ 


(६: 


१. र पट ध 
> 


र” 


रे 


2. 
ग > 
1६. 


पा 
१५-३१ 
2 १ डग १४७००)- 
1९०") “२ 


४0 0 

“१ म - 
क 
अ. 


म ी 





जू 
अर्रे: 


ह गर 


आणि नंतर ही जी विद्या मला येते आहे, ती मी 
गुरुदक्षिणा म्हणून आपल्याला अर्पण करीन. मला 
आपला शिष्य मानून माझ्यावर कृपा करा." 
बेताळाने ही गोष्ट सांगितल्यानंतर विक्रमार्काला 
विचारलं, “'राजन्‌, गोविंद कोणत्याही गुरूचा 
आजबर शिष्य नव्हता. गुरुशिवाय त्याने आपली 
बुद्धि, कौशल्य व चिकाटी यामुळे एक असाधारण 
विद्या शिकली. त्या विद्येचे महत्ब त्याला 
राजशेखरने समजावून सांगितले, तिची 
उपयुक्तता त्याला पटवून दिली. तरीदेखील 
गोविंदने आपले वैशिष्ट्य विसरुन राजशेखरची 
माफी मागितली ब आपल्याला शिष्य म्हणून 
स्वीकाराये यासाठी त्यांची विनवणी केली. हे 
खगळ अनुचित, असंगत, अनावश्यक ब 
अविचारी वाटतं, नाही कां? त्याने शिकसेल्या 
नवीन विद्येपुळें गोविंद राजशेखरच्या ब्ररोबरीचा 
आहे व देशांतल्या विद्याचंतांमधे त्याचंही एक 
उच्च स्थान आहे, हे तो सिद्ध करुं शकला असता! 
द्वातांत आलेली ही सोन्याची संधी त्याने 
घालवली. माझ्या या शंकांचं उत्तर माहीत 
असूनही जर तू मौन पत्करलेस तर लक्षांत ठेव, 





तुझ्या मस्तकाची शकर्ले डोतील.” 
विक्रमार्क म्हणाला, '“गोविंद अहंकारी आहे 
है त्याने वडिलांना सुरवातीला जी उत्तरें दिली 
त्यावरुन स्पष्टच दिसून येतं. त्याच्या बागण्याची 
पद्धत ही जरा उद्धट आहे; परंतु राजशेखरने 
त्याच्या प्रश्‍नांना दिलेली उत्तरें ऐकून त्याच्या 
ल॑क्षांत आलं कीं तो फक्त त्या एका नव्या कर्लेत 
निपुण आहे. तो हुशार ब तरतरीत आहे, व कुशाग्र 
बुद्धीचा आहे, हे खरं| म्हणूनच त्याच्या लगेच 
लक्षांत आलं कीं त्याच्यांत अइंकारा'चे प्रमाण 
जरुरीपेक्षा जास्त आहे. त्याला येत असलेली 
विद्या हीच त्याच्या दृष्टीकोनांतून महत्वाची होती. 
राजशेखर त्या श्रेणींतला नव्हते. ते विद्यावान 
ब पंडितांच्यापेक्षांडी वरच्या श्रेष्ठ पातळींतले होते. 
ते ज्ञानी ब योगी आहेत. हे ध्यानांत आल्याबरोबर 
गोविंदने त्यांची क्षमा मागितली. म्हणून हे मुळींच 
अवास्तव किंवा असंगत नाहीं." 
राजाचे मौन भंग करण्यांत सफल झालेला 
बेताळ शबासहित गायब झाला आणि पुन्हां 
झाडावर जाऊन बसला. 
(कल्पना शय यांची र्चना/ 





जुलै २००३ उ 


चांदोबा 








हली नक्ष्मीपती आणि गौरीपती शेजारी होते. लक्ष्मीपती खूप श्रीमंत होता. त्याला कसलीही चिंता नव्दती 
त त्याचे आयुष्य आरामशीरपणें चाललेले होते. पण गौरीपतीची स्थिती अगदी उलट होती. तो गरीव होता 
झि :-उजाचोनीळ कुटुंबही बरेच मोठे होते. तो नेहमी चिंताग्रस्त असायचा. पण इतक्या अडचणी व काळज्यांचा डोंगर 


जेता लेल्या रामनाथने म्हटले, ''गौरीपती, माझी एक छोटीशी शंका आहे. मी विचारलं तर तू रागावणार 
नाहीस ना?" 
_______. गौरीपती म्हणाला, “विचार की! मी कशाला रागवेन?" 
तुझा शेजारी लक्ष्मीपती सघन आहे आणि आरामांत राहातो. पण तो कधी स्वत:चा वाढदिवस 
साजरा करताना आपण पाहिलं नाही, ऐकलं नाही, तुझ्या घरांत अनंत अडचणी आहेत, तरीदेखील तू ' 
किती आनंदाने तुझ्ञा बाढदिवस दरवर्षी उत्साहाने साजरा करतोस; हे मला थोडं विचित्र वाटतं बघ!" 
रामनाथने विचारलं. 
त्याच्या या बोलण्यावर गौरीपतीने हंसत इंसत उत्तर दिले, “यांत विचित्र काय असायचं? लक्ष्मीपती 
आपला वाढदिवस कधी साजरा करीत नाही, कारण आशमांत चाललेल्या त्याच्या जीवनांतलं एक वर्ष 
संपलं याचं त्याला दुःख होतं! आता माझे बघ! माझं आयुष्य अडथळ्यांची एक शर्यतच आहे. अशा 
कठीण जीवनांतलं एक वर्ष कमी झालं याचा मला खूप आनंद होतो. म्हणून मी दरवर्षी माझा बाढदिवस 
हौसेने साजरा करतो. खरी गोष्ट ही अशी आहे! 





चांदोबा 2] 





बिजय दोन वर्षांचा असताना त्याचे वडील 
वारले. त्याच्या आईने, तरस्वतीने त्याला खूप 
लाडाकोडांत बाढबले होते. तो पांच वर्षांचा 
झाला तेव्हां गांवातले महापंडित विष्णुशर्मा 
यांच्याकडे त्याला विद्याभ्यासासाठीं पाठवले. 
त्याच्याकडे बिजयने पांच वर्षे शिक्षण घेतले. 
त्याला आता अभ्यासाचा कंटाळा येऊं लागला. 
तो आईला म्हणाला, “तू इतके कष्ट करतेस ते 
मला पाहाबत नाहीत. मी कुठेतरी काम धरीन 
आणि थोडेफार पैसे कमावीन." 

आई म्हणाली, “बाळा, तुझं हे वय आता 
अभ्यास करण्याचं, शिकण्यानचं आहे. तुला 
दुसरं आणखी कांही शिकायची इच्छा असेल 
तरी एखाद्या व्यवसायाचं शिक्षण घे. माझी चिता 
करुं नकोस. आत्तापासून जर तुझं लक्ष पैसे 
मिळवण्याकडे लागलं तर आयुष्यांत तुला दुसरं 


न -लक्ष्मणसूरि- 


८. प, 

कांडी मिळवता येणार नाही. आणि तसं केलर 
तर मला फार वाईट वाटेल." 

आईचे मत विजय टाळूं शकला नाही. त्याने 
इतर कांही कुशल कलावंतांची मदत घेतली ब 
त्यांचे शिष्यत्व पत्करले. त्यांच्या घरी राहून त्याने 
त्या कलांचे शिक्षण घेतले. एकीकडे गुल्जींची 
सेबासुश्रूषादेस्रील केली पांच वर्षांच्या काळांत 
त्याने खूपच प्रगती केली. त्याची बुद्धिमत्ता ब 
कला पाहून एका शिल्पकाराने सांगितलं, "तू 
शिल्पी कां होत नाहीस? माझा एक मित्र इथून 
जरा दूरबर राहातो. त्याच्याकडे शिकलास तर पुढें 
संपत्ती व कीर्ती, दोन्हीही मिळतील!" 

विजयने डे आईला सांगून म्हटलं, 'ही एक 
नामी संधी आलीय. तुला एकटीला सोडून जाणं 
माझ्या जिवावर आलंय, पण दुसरा उपाय 
नाही." 








सरस्वतीने मुलाला समजावले, ' तू 
माझ्याजबळ'च राहाबंस असं मला वाटतं. मला 
पैशाचा लोभ नाही. हे गांव सोडून जायचा 
विचार सोडून दे! तुझ्यांत गुण आहेत, कौशल्य 
आहे, तेव्हां संधी पुन्हां तुझ्या दारांत येऊन उभी 
राहील बघ!'' 

विजयला आईचे ऐकावे लागले. आणखी 
पांच वर्षे त्याने व्यावसायिक शिक्षण घेतले, 
भरपूर मेहनत केली व तो आला एक कुशल तंत्रज्ञ 
झाला. पण कधीकधी त्याला ती चांगली संधी 
गमावल्याचे दु:ख होत असे. 

त्यावेळीं त्या गांवात धनवर्मा व्यापारी 
शेंगदाणे खरेदी करायला आला. योगायोगाने 
त्याची विजयशी भेट झाली. त्याला बुद्धिमान 
ब तरतरीत विजय आवडला. धनवर्माने त्याला 
विचारले, ''हे बघ विजय, मला तूं आवडला 
आहेस. माझी मुलगी स्वर्णमुखी हिच्यासाठी मी 
व्चांगला मुलगा शोधतो आहे, तुझी संमती 
असेल तर मी तुझ्याशी तिचे लग्न लावून देईन 
ब माझा व्यापारधंदा तुझ्या हवाली करीन." 

हा प्रस्ताव ऐकून विजय गोंधळून गेला. 
त्याला वाटले कीं असं झालं तर आपलं जीवन 
बदलून जाईल आणि आरामांत आयुष्य जगता 
येईल. विजयच्या मनांत आशा पालवली. हा 
विवाह झाला तर तो श्रीमंत तर झाला असता'च, 
त्याशिवाय पुढील आयुष्य निश्‍चित मनाने, 
कोणतीही काळजी वा कष्ट न करता जगणें 
शक्‍य झाले असते. असे विचार मनांत घोळवत 


_ ऱवांदोबा 27 





तो धनवर्माबिरोबर त्याच्या गांवी गेला. 
स्वर्णमुखीला पाहून तो अबाक झाला. ती 
अत्यंत कुरूप ब बेढब दोती. परंतु धनवर्मा मात्र 
विजयच्या अंदाजापेक्षा खूपच श्रीमंत होता. 

“माझी मुलगी तुला आवडली असली तर 
पहिला मुहूर्त धरता येईल.'* धनवर्मा म्हणाला. 

विजयने घाबरट स्वरांत म्हटले, माझे 
बडील लहानपणींन्च गेले. आईने काबाडकष्ट 
करुन मला वाढवले आहे. तिला जे योग्यवाटेल 
तसंच मी करतो. कोणत्याही परिस्थितींत मी 
तिचे मन कधी दुखवत नाही. तिला 
बिचारल्याशिवाय मी निर्णय घेऊं शकणार 
नाही." 

“हे बघ, माझ्या मुलीशी लज्न केलंस तर 
तुझी आईही इर्थे सुखांत राहील. त्यांचा 


जूलै २००३ 


शा 





आदरपूर्वक मान ठेवला जाईल. त्यांना हे 
सविस्तर सांग." 

घरीं परतल्यावर विजयने आईला सारी 
माहिती सांगून म्हटले, ''आई, ती मुलगी फारच 
कुरुप आहे ग! आणि व्यापार हे लबाडीचंच दुसरं 
रुप असं मला वाटतं! मला व्यापार आवडत 
नाही, तरीही तुला सुखांत राहाता येईल म्हणून 
मी या लग्नाला तयार आहे. तुझी जर संमति 
असली तर्‌ मला खूप आनंद डोईल. पण जर तू 
नकार्‌ द्यायचे ठरवलेस तर त्याचे मला जरुर 
बाईट वाटेल.” 

सरस्बतीने त्याला म्हटलं, “तुला हवं ते कर, 
पण मला सुंदर, सुशील सून हबी होती. मला हे 


स्थळ पसंत नाहीं." 
कांही महिन्यांनंतर विजयचे लग्न गराधाशी 
जुलै २००३ 28 





ठरले. ती गरींब घरांतली होती पण गुणबती व 
सुंदर होती. त्याचे मन द्विधा झाले तेव्हा आईने 
त्याला समजावले व लश्न पार पडले. 

विजय आता जरा आरामांत राहूं लागला. 
राधाला पैशाची हांब होती. रेशमी साड्या, 
दागिने खरेदी कराबेत म्हणून ती बिजयला सारखे 
सांगू लागली. विजयने आईपाशी तक्रार केली. 
तो म्हणाला, ''मी श्रीमंताच्या मुलींशी लश्न 
करायचा विचार केला, तेव्हां तूमला स्पष्ट नकार 
द्यायला सांगितलास. आता तुझ्या पसंतीच्या 
मुलीशी मी लग्न केलं आहे. पग ही मुलगी तर 
माझा पैशासाठी सारखा जीव खाते. कपडे, 
दागिने घ्यायला सारखे पैसे मागते. आता मी 
काय करु ते तूच सांग." 

जेव्हां सरस्वती राधाशी याबद्दल बोलली 
तेव्हां राधाने उत्तर दिले, माणसाने तृप्त असावे 
पण म्हणून निष्क्रिय बनू नये. तुमचा मुलगा 
किती हुशार आहे, कुशल आहे. शहरांत जाऊन 
त्यांना चांगली नोकरी मिळेल. त्यांच्ची विद्या व 
कौशल्य यांचा उपयोग व्हावा म्हणून मी त्यांना 
चिडवत राहाते. त्यांनी यावर विचार करावा 
म्हणून मी दडपण आणते. '' 

सरस्वतीला राधाचे म्हणणे पटले. दोघांनी 
शहरांत जावे म्हणून तिनेही जोर धरला. त्या 
दोघांच्याबरोबर तिने शहरांत राहायला जावे 
म्हणून विजय ब राधाने हट्ट धरला. पण 
सरस्वतीने त्यांच्या डड्रापुढे मान तुकवलीं नाडी. 
ती म्हणाली, “अजून माझ्या अंगात धमक 


चांदोबा 








आहे. “तुम्ही तिथें जाऊन जरा स्थिरस्थावर | '* 
झालात, तुमच्या मनाप्रमाणे झाले की मी येईन. ७. २ -चै 
तोपर्यंत मी इथल्या कामांत गुंतले आहे ते ठीक (>... > 


आहे." 
मनांत नव्हतं तरी बिजय पत्नीसह शहरांत 
गेला. अनेक प्रयत्न केले तरी त्याला तिथें कांही 
कामधंदा मिळाला नाही. तो निराशेने म्हणाला, 
“काय करायचं ते तूच सांग. मी त्याप्रमाणे 
“मी पडले बाईमाणूस. मी काय सांगणार") 
तुम्ही जे मिळवाल, त्यांत मी घर चालवीन. 


नाहीतर सासूबाईकडे परत जाऊं. आईच्या हळ 


आश्रयाने राहिलं तरी त्यांत कांही गैर नाही.'' 
तिने कडवटपणे म्हटलं. 

दोघेही गांबी जाण्यास तयार झाले, 
तेवढ्यांत विजय आजारी पडला. वैद्याने औषध 
दिले, पण त्याचा ताप हटला नाही. गांवी जाय'चे 
लांबणीवर पडले. वैद्याने औषधाबरोबर पध्यपाणी 
सांभाळायला सागितलेले होते. पण कांही फरक 
पडला नाही, व प्रकृतीही सुधारली नाही. 

“तुम्ही नीट औषर्धे घेत नसाल. वैद्याने 
सांगितलं तरी ऐकलं पाहिजे ना! केव्हां तुमच्या 
आजाराला उतार पडेल, देव जाणे! अंगात 
सारखा ताप असला तर आपण गांबीदेखील 


जाऊं शकणार नाही. इतका लांबाचा खडतर 


प्रवास तुम्हाला जेंपणार नाही.'' राधा नाराजीने 
त्याला म्हणाली. 
बिजय म्हणाला, “आपण आईकडे जाऊं 


चांदोबा 29 





५ ७ "(12-. 








या. तिथें मी बरा होईन.” 


राधाने वैद्याला सांगितल्यावर वैद्यराज 
म्हणाले, “हे बघ, मुलांच्या प्रकृतिविषयीं 
वैद्यापेक्षांदेखील आईला जास्त माहिती असते. 
माझ्या औषधांचा कांही उपयोग झाला नाही. 
लाप असताना गांवी जाणेही ठीक नाही. त्याच्या 
आईलाच इथ बोलावून घे." 

सरस्वती आल्यावर विजय'चे डोळे भरुन 
आले. ''आई, तुझ्याशिवाय मला चैन पडत 
नव्हते. आता तूच मला बरा कर. मी बरा झालो 
कीं माझ्यासाठी उडदाऱचे बडे एकदा करायचे, 
बरं कां! तूझ्या हातचे वडे मला फार 
आबडतात.'' 

चारपांच दिवसांतच विजयची प्रकृति 
सुधारली. तिने वैद्यांना त्याच्या पथ्यपाण्याविषयीं 


जुले २००३ 


विचारले. वैद्यांनी सांगितले, “महिनाभर तरी 
त्याला तळकट. तेलकट कांही देऊं नका! त्याची 
प्रकति खराब होऊं द्यायची असेल तर चया त्याला 
वडेबिडे!'” हे खवचट बोलणे विजयनेही ऐकले, 
पण सरस्बतीने मात्र बडे बनवले व विजयपुढे 
ठेवले. तो चिडला व आईला म्हणाला, *वैद्य- 
राजांनी काय सांगितलंय ते तुला नीट माहीत 
आहे ना? आणि तरी तू बडे केलेस कां? तुला 
पी जिवंत राहाला हवा आहे कीं नको?' 
सरस्वतीने त्याच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष 
करीत म्हटले, '*हे बघ, तुला काय सोसतं आणि 
मानवतं हे मला चांगलं ठाऊक आहे बरं! तुझी 
प्रकृति बिघडेल असं मी कधीतरी करीन काँ? 
दोन लहानसे वडे ठेवलेत ते खा निमूटपणे!'' 
पण तिने त्याला समजावून दोन लहान वडे 
खाऊं घातले. राधाडी जरा घाबरली डोती, पण 
बघताबघता विजयही प्रकृति सुधारली. राधा 
सरस्वतीला म्हणाली, “'सासूवाई, वैद्य नको 
म्हणाले तरी तुम्ही बडे केलेत, ह्यांनी खाले, 


दातात डा काडया 


... 3 


आणि प्रकृति सुधारते आहे. हे कसं काय?” 

सरस्वती हंसून म्हाणाली, ''मग, मी माझ्या 
मुलाला चांगला ओळखते. त्याला जे हबं 
असतं, ते तो माझ्या तोंडून वदवून घेलो. आणि 
त्यांत समाधानी होतो. आणि समाधान हे 
औषधापेक्षां जास्त प्रभावी असतं.'' 

राधाचे डोळे उघडले. ती म्हणाली, '“आता 
मला कळलंय कीं जेव्हां त्यांच्या स्वभावांतल्या 
उणीवांना मी स्वत:ला जबाबदार ठरवीन, तेव्हांच 
त्यांचा आत्मविश्‍वास बाढेल. त्यांच्यावर 


रागावण्याऐवजी प्रेमाने त्यांना समजावीन - 


तुमच्याप्रमाणे! यापुढे मी तुमच्यासारखी वागेन. 
तुम्ही मात्र आता नेहमी आमच्याजवळ राहिलं 
पाहिजे नि मला मार्गदर्शन केलं पाहिजे." 

सुनेने मन:पूर्वक केलेल्या विनंतीला सरस्वती 
नकार देऊं शकली नाही. ज्या घरांत पती- 
पत्नींमधे मतैक्य असते, एकमेकांबद्दल 
आदरयुक्त प्रेम असते, तो परिवार सदेव सुखी 
असतो. 





आ 2. 
क ल “> 
कळ यी ० १/06000020% ९. 24% 1 जती जनीला “्भ्छे 
2 “> 


ह. | चण आह ही. 
४” "-- ह. 
8 //॥।॥४ ट्ट 
सस्ळ 2) ७ > शी 


कही 2 0 00१00 ला का ह त 





र. 


॥ ॥. आक 
५७५, 
७५९५५९४ 


“ 
१ 
ह 
"५ 


हेलापूरमधे बलभटद्र ब बलराम हे दोघे तरूण 
लहानपणापासूनचे सवंगडी होते, दोघेडी 
मध्यमवर्गीय कुटुबातले होते. बलभद्र शांत 
स्वभावाचा व सरल, सुशील होता. पण बलरामचा 
स्वभाव मात्र अगदी याच्या उलट होता. 
ओळखीच्या किंवा अनोळखी लोकांची टिंगल 
करणे, त्यांची टर उडवणे यांत त्याला खूप आनंद 
होत अरो. 

त्यावर्षी राजाचा जन्मदिन मोठ्या थाटामारांत 
साजरा करायचा असे राजधानींत ठरले होते. हे 
दोघे मित्र हा उत्सव पाहायला जाण्यासाठी 
निघाले. निघण्यापूर्वी बलरामने बलभद्रला म्हटलं, 
''हे बघ, आपण बऱ्याच दिंबसानंतर राजधानीला 
जातो आहोत. रस्त्यांत कोण भेटेल, काय दिसेल 
हे कांहीही आत्ता सांगता येणार नाही. कांही कां 
असेना, आपण कोण आहोत हे आपण 





कुणालाच सांगायचं नाही. काय, लक्षांत राहील 
ना"'' 

त्याच्या या निर्णयामुळे बलभद्र चकित झाला 
होता. पण त्याने होकारार्थी मान डोलावली. दोघेही 
चालत निघाले. दुपार होता होता ते सुनंधीपुरुच्या 
वेशीजवळ आले. त्यांना खूप भूक लागली होती. 
जवळच एक झोपडी दिसली. ते तिर्थे गेले. 
झोपडीत एक म्हातारी राहात दोती. एकटीच होती 
बिचारी! 

बलभद्रने तिला विचारलं, ''आजी, आम्ही 
राजधानीला महाराजांचा जन्मोत्सव पाहायला 
जातो आहोत. खूप भूक लागलीय, जेवण मिळेल 
कां? आम्ही थोडेफार त्याचे पैसे देऊं!” 

“कां नाही मिळणार'? बाळांनो, थोडा चेळ 
जरा आराम तर करा “असं म्हणून म्हातारीने चूल 
पेटवली आणि ती स्वयंपाकाला लागली. थोड्या 








वेळानंतर तिने दोघांना जेवण वाढले. 

दोघेजण हातपाय धुअून जेबायला बसले. 
तिने झटपट बनवलेलं भोजन फारच स्वादिष्ट होतं. 
दोघांनी त्यावर ताव मारला. 

तिथून निघण्यापूर्वी बलभद्रने म्हातारीच्या 
हातांत कांही रुपये ठेबत प्रेमळपर्णे म्हटले, '"फार 
कान जेवण दिलंत तुम्ही. तुम्हाला कितीडी पैसे 
दिले तरी ते कमीच आहेत. पण आम्ही थोडंफार 
मूल्य देतो आहोत.' 

त्यावर म्हातारी म्हणाली, भुकेल्या जिवाला 
अन्न देण्यासारूवे दुसरे पुण्यकर्म नाही. जाऊं द्या, 
खूप दिवसांपासून मला एक चिंता आहे." 

“सांगा आजी, कसली चिंता आहे?'' 
बलभद्रने विचारलं. 

“हल्लीं बेसेच दिवस माझी कंबर सारखी दुखत 
असते. आणि त्याचा मला फारच त्रास होतो. 
कुणा वैद्याकडून तपासाबं तर तो खर्च मला 
झेंपणार नाही. या कमरदुरखीवर कांही उपाय 
ठाऊक असेल तर्‌ तो मात्र मला सांग.'' तिने 
खुलासेवार सांगितलं. 

आता तिची गंमत करण्याची बलरामला 
सुरसुरी आली. लो तिला सांगू लागला, “मला 
एक थावरचा फार नामी उपाय ठाऊक आहे. 
तुमच्या झोपडीच्या मागें जे भठेथोरले चिच्चेचे 
झाड आहे ना, त्या झाडाच्या एका फांदीला एक 
जाड दोरखंड बांधा. त्याचे दुसरें टोळ तुप्तच्या 
कमरेला बांधून ठेवा. दहाबारा वेळा त्या दोरावर 
तुम्ही झोका घेतल्याप्रमाणें करुन बघा. कंबर 
दुखायची थांबेल. असं करुनदेखील जर दुखायची 
थांबली नाही तर त्यावर आणखी एक उपाय 


चांदोबा 5 


॥>२३ 


त्यांत तुम्ही उतरा. गळ्यापर्यंत येईल इतकी पाती 
त्यांत भरा आणि चार तास त्या स्थितींत उभ्या 
राहा. याने तर शंभर टक्के गुण यायलाच हवा 
आजी!'' 

“बाळ, हा तुझा उपाय अगदी नामी दिसतोय 
रे! कमरेचे दुखणं कमी झालं तर तुझंच नांव घेऊन 
आशिर्बाद देईन. सांग तरी बाबा, तुझं नांव काय 
ते!” 

बलरामने न गांगरता ठोकून दिलं, ''माझं नांव 
बलभद्र आहे. आम्ही हेलापुरीचे आहोत. 
शिबशाख्री तलाबाजबळच माझं घर आहे. 

बलरामची ही गमत बलभद्रला कांही आवडली 
नाही. पण त्याला बाटलं कीं म्हातारी कांडी 
बलरामचा उपाय करणार नाठी, नुसतं ऐकून 
सोडून देईल किंवा विसरुन जाईल. 


जुलै २००३ 





आठवला. त्या झाडाजवळ'ःच एक स्वडडा खणा, 


दोघेही नंतर राजधानीला गेले आणि राजाच्या 
जन्मोत्सबाचा थाटमाट व रोषणाई पाहून ते 
हेलापुर्ला परत आले. 

बघताबधता दहा वर्धे उलटली. पके दिवशी 
बलभद्र ब बलराप्त गांबातल्या मध्यावर असलेल्या 
पारावर शप्पा मारत बसले होते. त्यावेळीं तिथें 
आणखीही कांडी लोक आजू नाजूला बसले होते. 
तिर्थे एक नवा इसम येऊन या मंडळींना 
विच्चारायला लागला, “या गावातल्या बलभद्रचं 
घर कुठे आहे ते जरा सांगता कां?" “मीच 
बलभद्र! आपण कोण) आणि काय काम 
आहे?'' बलभद्रने विचारलं. 

तो इसम सुगंधीपुराहून आला होता. “त्या 
गांबांत राहाणाऱ्या एका वृद्धेने आपली सारी 
संपत्ती - बीस इजार सोन्याच्या मोहरा, पांच 


जुलै १००३ 58 








एकरांचे शेत, एक पक्क्या बांधणीचे घर - हे 
सारं शिवशाखख्री तलावाजवळ राहाणाऱ्या 
बलभद्रच्या नांवाने केलेलं आहे. सुगंधीपुरच्या 
ग्रामाधिकाऱ्याने या गृहस्थांना हे पत्र देऊन त्यांनी 
सुगंधीपुरला यावे आणि ही संपत्ती आपल्या 
ताब्यांत घ्यावी असे सांगितले आहे." 

चलभद्र व बलराम हे ऐकून थक्क झाले. त्यांना 
ती म्हातारी लगेच आठवली. त्या गरीब बृद्धेला 
ही एवढी संपत्ती कुठून मिळाली असावी याची 
कल्णना या दोंघा मित्रांना येईना. 

ते लगेच सुगंधीपुरला जाऊन ग्रापाधि- 
काऱर्‍्याला भेटले. तेव्हा त्यांना सारा उलगडा 
समझाला. म्हातारीला बलरामने जो उपाय 
सुचवला त्यानुसार तिने चिंचेच्या फांदीला 
दोरखंड बांधले, टोक आपल्या कमरेला बांधले 


चांदोबा 








आणि ती झोका घेऊं लागली. त्या बाळलेल्या 
फांदीच्या बुंघ्यात एक ढोती होती व त्यांत 
सोन्याच्या मोहरा होत्या. म्हातारीच्या 
झुलण्यामुळे त्या मोहरा खणखणत खाली पडल्या. 
म्हातारीच्या पूर्वजांनी बहुधा त्यांची संपत्ती 
लपवून ठेवलेली होती. पण म्हातारीची कंबर कांही 
दुखाथ'ची थांबली नाही. म्हणून तिने दुसरा उपाय 
करुन बघायचे ठरवले. त्याप्रशार्णे ती जमिनींत 
मोठा खड्डा खणायला लागलीं. तर॒ तिर्थे जमिनींत 
एकक तांब्याचा घडा तिला मिळाला. त्यांतही 
मोहरा भरलेल्या होत्या. 

आता म्हातारी सधन झाली होती आणि 
तिने एका चांगल्या वैद्याकडून आपल्या 
दुखण्यावर उपचार करुन घेतले. नंतर तिने घर 
बांधले, शेत विकत घेतले ब नोकरचाकरही 
ठेवले. कांही दिवस ती आरामांत राहिली. 
नुकतेच तिचे निधन झाले होते. तिला कुणीही 
वारस नव्हता, म्हणून तिने आपली सारी 
मालमत्ता बलभद्रच्या नांवावर करुन ठेवली होती. 
कारण तिला वाटलं कीं या सगळ्या बदलाला 
बलभद्रचा उपाय हाच कारणीभूत आहे. 

बलरामने तिची गंमत करावी म्हणून आपले 


सता " न ५ श्र 
. . ४७७ २७. १११ 





यांदोबा 4 


नांब बलभद्र आठे असे सांगितले होते. आता 
बलभद्रेचे नशीब उजळले होतें. 

पण बलभद्रला मात्र बाटलं कीं था संपत्तीचा 
खरा वारस बलरामच आहे. त्याने प्रामाधिकार्‍्याला 
खरी कहाणी सविस्तर सांगितली व ही संपत्ती 
बलरामकडे सोंपबाबी असेडटी सांगितले. 

ग्रामाधिकाऱ्याने तसे करण्यास नकार दिला 
व तो पुढें म्हणाला, ''मृत्यूपत्रांत जे लिहीलेले 
असते. त्यांत बदल होऊं एकत नाही. तसं करणं 
हे कायद्याच्याबिरुद्ध आहे.'' आणि त्याने 
कायद्याप्रमाणे तीं सारी संपत्ती बलभद्रच्या 
ताब्यांत दिली. 

बलराम हे सारं गंभीरपणे बघत होता. तेव्हां 
बलभद्र त्याला दिलासा देत म्हणाला, “काळजी 
करुं नकोस, तुझ्या चेष्टेस्धोर स्वभावामुळे चांगले 
आणि बाईट, दोन्दींही झाले आहे. शेवटले कांही 
महिने कां होईना, म्हातारी आनंदात, सुखांत 
राहिली. हे आपलं सद्‌भाग्य आहे. यापुठेंही तू 
सर्वाशी प्रेमाने बाग, त्यांचा आदर ठेवीत जा.” 
असं म्हणून त्याने त्या अचानक लाभलेल्या 
संपतीचा अर्धा वांटा बलरामच्या नांवाने करुन 


दिला, 





4 टा ह 
ल्य 


१. हिंदु पुराणांत देवांचा गुरु कोण होता"? 
अ. शुक्राचार्य, 
ब. द्रोणाचार्य 
क. बृहस्पती, 
ड. वेदव्यास. 

. आधुनिक गणितातल्या 'पाय' या संज्ञेचा 
शोध कोणत्या भारतीय विद्वानाने लावला 
आहे असं मानतात? 

अ. आर्यभड 

ब. भवभूती, 

क. बराहमिहीर, 

ड. भास्कराचार्य. 

. 'पुलला इन्सिटट्यूट' या प्रसिद्ध व लोकप्रिय 
संस्थेशी कोणत्या विषयाचे नांव जोडले 
जाते? 

अ. खगोलशास्त्र, 

ब. गणितशास्त्र, 

क. शेतकीशास्त्र, 

ड. संख्याशास्त्र. 





े- र] र ळ्‌ -८ । 21-11: 


५. पूर्वीचे ''थॉमसन कॉलेज ऑफ 
उंजिनियरींग'* आता एक लोकमान्य 
विद्यापीठ झाले आहे. ते कोणते? 
अ. अण्णा युनिव्हर्सिटी, 

ब, जाधवपूर युनिव्हर्सिटी, 
क.रुस्की युनिव्हर्सिटी, 
ड. काकतीय युनिव्हर्सिटी. 


६. भारतांत मानववंशशास्त्राशी तुम्ही यातले 


कोणते नांव जोडाल? 

अ. डॉ.अ. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार, 

ब. डॉ.के. अनंतकृष्ण अय्यर, 

क. डॉ. अमर्त्य सेन, 

ड. डॉ. आशुतोष पुखर्जी. 
2 ठ्ेपृमील अंकी) 





चांदोबा 


गुहेच्या दारावर झांकण म्हणून ठेवलेला मोठा 
दगड गजराजाने आपल्या सोंडेने एखादा 
खड्यासारखा उचलून बाजूला टाकला, आणि तो 
गूडेंत शिरला. त्यानंतर थोड्याच वेळाने 
रत्नाभूषणांची गांठोडी आपल्या सोंडेने उचलून 
घेऊन आला. त्याने ती रत्नेभूषणे सौदामिनी 
समोर टाकली. चंद्रहार आणि माळा तिच्या 
गळ्यांत घातल्या. त्यानंतर आपली सोंड ति'च्या 
पाठीवर, बाप मुलींच्या पाठीवर प्रेमाने हात 
फिरवितो तशी फिरवली. सर्व दागिने घालून बाकी 
उरलेले दागिने घरी घेऊन जायला हत्तीने 
सौदामिनींला सुचविले. सौदामिनी दागिने घालून 
तयार झाल्यावर हत्तीने तिला जंगलापतीकडे 
कल्याणी नगराजवळ पोचविले. सोन्याच्या 
दागिन्यांनी मढलेल्या आपल्या सुनेला पाहून 
कलहकंठी चकित झाली. नंतर स्वत:ला सावरून 


अ. के 200 2.2... 47... 





७१५० >” र शू अ क प 78 






ऱं 
-रन१% 
आ. २९ के 8 (कक 


तिने दागिने कसे मिळाले हे सौदामिनीकडून तोंडी 
काढून घेऊन मनांतल्या मनांत पुटपुटली - 
“अस्सं! म्हणजे हत्तीला कबठाचं फळ इतकं 
आवडतं का?'' मग ती लगेच बाजारांत गेली ब 
एक पिशवी भरून कवठे विकत घेऊन आली. 
दागिने भरून आणायला कलडकंठी एक 
पिशवी बरोबर खांग्राबर प्रेऊन निघाली. तिच्या 
एका हातांत कवठे भरलेली पिशवी होती. जंगलात 
पाऊल टाकल्यावर तिने सर्व प्रदेश चाळून 
काढला. परंतु तिला कोठेही कवठाचे झाड आढळले 
नाही. शेवटी एका चिंचेच्या झाडाखाली ती 
बसली. तिने पिशवीतून खायला एक कबठ काढले. 
ते हातांत घेऊन ती आपला कंठ मोकळा करून 
घरेऊन भजन म्हणू लागली. 
येरे हत्ती, इकडे ये, 
कबठ आणिले, खाऊन घे, 


कक 





त. 1 177021) 282” 000१ “ल १८१. की 








आण दागिने, सोन्याचे, 

पुरि लाड, मन्मनाचे, 

येरे हत्ती, इकडे ये, 

सुवर्णभूषण, मजला दे ॥ 

कलडूकंठी बराच बेळ आळवून आळवून गात 
राहिली, परंतु हत्ती आला नाही. एक आबाज ऐकू 
आला. आकाश दुमदुमू लागले. कलहकंठीला 
वाटले की तो हेततीचाच हुंकार असावा. तिने मान 
बर करून उभी राडून दूरवर पाहिले, एक वाघ 
उड्या मारीत येत होता. 

आपल्या खांद्यावरची पिशवी न फेंकता ती 
घाबरून पळूं लागली आणि खाली पडली. ती 
पडली ती गुहेसमोरच पडली. नशिबाचे आभार 
मानून आनंदाने तिने गु्डेत प्रवेश केला. गुर्हेत 
दागिन्यांचे दीगच्या ढीग पडलेले पाहून ती 
नेड्यासारख्री दागिने घालीत गेली, दागिन्यांनी 
पिशबी भरून धेतली. ती उचलून गहेच्या 


जुले २००३ 62 


दारापर्यंत कशीबशी आली. परंतु तिच्या दुर्दैबाने 
गुक्षेचे दार बंद झाले होते. समोर तिला एक ब्रह्म 
राक्षसीण लाल डोळे करून उभी असलेली 
दिसली. ती हंसत होती. तिचे ते हंसणे भयंकरच 
होते. 

ती राक्षसीण मोठ्याने ओरडली - “'ए 
कलहकंठी, तू आपल्या सुनेला त्रास देणारी सासू 
आहेस, तर मी सासूला गिळंकृत करणारी खून 
आहे. मी सांगते ते ऐक!'' असे म्हणत त्या 
ब्रह्मराक्षसिणीने आपला जन्म वृत्तांत सांगायला 
सुरवात केली. 

“मी पूर्वी एक फार सुंदर खी होते. आईवडिलांनी 
पाडे नाब कलहंली ठेबिले. परंतु सासरी गेल्याबर 
पी आपल्या वाचाळपणामुळे त्या पेठेत 
कलहडुंदुभी म्हणून प्रसिद्ध झाले. 

कलहकंठी, त्‌ जितकी क्रूर आहेस, तितकीच 
माझी सासू साध्या स्वभावाची होती. 

“मी सासरी गेल्यानंतर एका वर्षाच्या आंत 
माझे यजमान घर सोडून देशाटनाला निघ्राले. मी 
दागिन्यांवर जीव टाकी, सोन्यासारखी पिकं 
काढणारी शेते विकून मी सोन्याचे दागिने करविले. 
माझ्या सासूने मला नाकांतल्या सुंकल्यापासून 
कंबरपट्स्यापर्यंत सर्व दागिने दिले. 

अशा चांगल्या स्वभावाच्या सासूला मी एक 
बेळ सुखाने खाऊं दिलं नाही. कामाला लावून मी 
तिच्याकडून घरांतली सर्ब लद्दानमोठी कामे करवून 
घेऊ लागले. 

ऐेवटी माझे सासूसासरे माझ्या अशा वागण्याला 
कंटाळून गेले. वातापि नगरीत जाऊंन त्यांनी 
गणपतीचे दर्शन घेतल्यावर तेथेच आपला देह 


चांदोबा 


ठेवायचाही ठरविले. सासूच्या हातांत एक लहानसे 
गांठोडे पाहून मी ते हिसकावून घेतले. त्या 
धक्क्याने माझी सासू जमिनीवर पडली आणि 
तिने कायमचे डोळे मिटले. 

माझे सासरे सोशिक स्वभावाचे. त्यांनी ते 
स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहिले असूनही एक चकार 
शब्द काढला नाही. तरी त्या दिवशी संध्याकाळी 
अत्यंत दुःखाने संतापून ते म्हणाले - “हे 
पापिणी] तू माझी सून आहेस, नाहीतर मी तुला 
तत्काळ शाप दिला असता. आऱ्ही दोघं असा 
विचार करून सर्व कष्ट सहन करीत आलो की 
आपचा एकुलता एक मुलगा कधी तरी परत 
येईलच आणि तू त्याच्याबरोबर सुखाने संसार 
करशील. आता माझं तुझ्याजवळ एकच मागणं 
आहें की पुढे कधी काळी माझा मुलगा पस्तला 
तर निदान त्याला तरी सुखी ठेव.'* असे सांगून 
माझ्या सासर्‍याने अत्यंत दु:खावेगाने शेवटचा 
श्वास घेतला आणि आपल्या साध्वी खत्री बरोबर 
जणू कांही सहगमनच केले. ते थोर निष्ठावान व 
तएस्वीं पुरुष होते. 

त्याच बेळी तेथे एक संन्यासी आला, तो 
माझ्या सासूसासर्‍्यांच्या देहावर पडून रडूं 
लागला. त्या संन्याश्याने माझ्याकडे संवप्त नजरेने 
पाहिले व म्हणाला - '“तू एक ब्रह्मराक्षसरी होऊनच 
जन्माला यायला पाहिजे होतीस.” त्यानंतर त्या 
वृद्ध जोडप्याचा अंत्येष्टी विधी उरकून तो संन्यासी 
तेथून निघून गेला. तो संन्यासी दुसरा तिसरा 
कोणी नव्हता. माझ्या रूपावर भाळून माझ्याशी 
लझ करणारा माझा पतीच होता.'' अशा तऱ्हेने 
आपली जन्मकथा सांगून ती राक्षसी थोडा वेळ 


चांदोबा 63 





थांबली. नंतर पुढील कथा सांगू लागली - 
''द्वागिन्यांचा मोह आणि लोभ असल्या कारणाने 
मी आणखी एक पाऊल पुढे टाकून कांडी चोरांना 
ब लुटेऱ्यांना आश्रय दिला. मी दरोडेखोरांची राणी 
म्हणून ओळखली जाऊं लागले. याच गृहेत 
दरोडेखोर दागिने आणून जमा करीत. त्या सर्व 
संपत्तीची मालकी मिळावी यासाठी मी सर्ब 
दरोडेखोरांना विष घालून अन्न वाढले. मरणापूर्वी 
सूड घेण्याच्या हेतूने त्यांनी मला या गुहेतच ठेवले 
आणि गुहेच्या दाराबर एक मोठी धोंड आणून 
ठेवली. 

कलहकंठी, मी याच गुहेत हे दागिने ब वैभव 
पहात उपाशी ब तहानेली राहून शेवटी तडफडून 
मेले. आणि आता एक ब्रह्मराक्षसीण होऊन येथे 
राइते आहे. गुहेंत प्रवेश करणाऱ्या हत्तीने मला 
सांगितले की तुझे डोळे उघडल्यावर मी या 
पिशाचिनीच्या जीवितातून मुक्त होईन." 


जुलै २००३ 





डत्तीने तुझ्या सुनेला जे दागिने दिले होते ते 
सर्व खऱ्या सोन्याचे होते. परंतु तू जे अंगावर 
घातले आहेस ते खऱया सोन्याचे आहेत कीं 
नकली, हे जरा नीट पाहून घे.'" ब्रह्मराक्षसीण 
म्हणाली. 

मध्यंतरी पिशवीचे तोंड उघडले व तिच्यांतून 
सापरविंचू बाहेर येऊन गुहेंत चालूं लागले. आपल्या 
अंगावर साप ब विंचू चालत असलेले पाहून 
कलडकंठी किंकाळी फोडून ओरडू लागली. ब्रह्म 
राक्षसी आपल्या अक्काळविक्राळ तोंडाने हंसू 
लागली. ती म्हणाली - “तू आपल्या सुनेवर 
अत्याचार करणारी कलहकंठी आहेस. मी 
सासूसासर्‍यांना सूनवास देणारी कलहदुंदुभी 
आहे, आपल्या सारख्या लोभी बायकांमुळेच सर्व 
नारी जातीला कलंक लागला आहे. उत्तम 
स्वमाबच्या आपल्या सुनेबरोबर तू चांगली 
वागलीस तर तुझं कांही वाईट होणार नाही. नाहीतर 


जुलै २००३ 64 


या गुहेंत माझ्यासारखी ब्रह्मराक्षसीण होऊन या 
गुहेंत तुला रडावे लागेल. आता तुझी पाळी आहे. 
कलहकंठी, कान उघडे ठेवून ऐकते आहेस ना!" 
कलंहदुंदुशीने विचारले. 

तेव्हां कलहकंठीने आपले कान धरले. 
राक्षसिणीच्या पायां पडून म्हणाली - “माझे 
डोके ठिकाणावर आलें आहे. मी सुनेबरोबर नीट 
वागेन, मला मुक्त करून या जंगलापलीकडे 
पोचती कर!" 

ब्रहाराक्षसिणीने कलढकंठीला जंगलापलीकडे 
कल्याणी नगराच्या वेशीवर पोंचविले आणि 
तिला बजावून सांगितले - “ऐक! तू दिलेले 
कचनभंग केलेस तर तूही माझ्यासारखी ब्रह्मतक्ष- 
सीण होऊन या गुहेत येऊन कायमची राहशील. 
खबरदार, बजावून ठेवते!'' असे सांगून ती 
जागच्या जागी जळून भस्म झाली. 

कलडकेठी धावत घरी गेली आणि सौदामिनी- 
समोर गुडघे टेकून म्हणाली - मुली सौदामिनी! 
तू मला माफ कर, मुलाला व सुनेला पोपट व 
पैनेसारखी सुखाने रद्ात असलेली पाहून जो आनंद 
होतो, त्याच्यासमोर जगांतले सर्व वैभव फुकट!" 

सौदामिनीला वाटले की गणपतीच्या कृपेनेच 
सासूच्या स्वभावांत हा बदल झाला. तिला 
अत्यानंद झाला. 

त्यानंतर पुढे कलहकंठी पुन्ह कलकंठी या 
नावेच ओळखू जाऊ लागली. 

पावनमिश्राने आपली गोष्ट येथवर संपवून 
विचारले - “मुलांनी, तो हती कोण होता बरं? 
तेव्हां मुलंच नव्हेत तर मोठी माणसंही उत्साहाने 
म्हणाली - “'गणपती, आपला वातापि 


खांदोबा 


गणपती!'' असे म्हणत व प्रसाद घेऊन सर्व 
आपापल्या प्ररी निघून गेलीं. 

पावनमिश्र दररोज देवळाच्या भिंतीवर 
काढलेली, किंत्रा कोरलेली चित्रे दाखवून त्यांची 
आख्याने सांगत असे. अशातऱ्हेने आवाल- 
वृद्धांच्या मनांत गणपतीयरची श्रद्धा व भक्ती वाढू 
लागली. 

एके दिवशी एका संगीतप्रेमी व्यक्तीने एका 
भिंतीवरचे चित्र दाखविले. त्या चित्रांत एक 
गायक तंत्रोरा घेऊन गाणे म्हणत होता आणि 
गणपती निरनिराळे हावभाव करून नृत्य करीत 
होता. त्या संगीतप्रेपीव्यक्तीने त्या चित्राची कथा 
सांगावयास विनंती केली. 

पावनमिंश्र कथा सांगू लागले, - “वातापि 
नगर सर्ब कलांचे आगर होते. तेथे कवी, पंडित, 


गायक आणि इतर कलांत प्रवीण लोक रद्दात 
असत. 

गजानन पंडित ह्या त्या नगरातला सर्वात श्रेष्ठ 
पंडित होता. त्याला विविध कलांची पण चांगली 
माहिती होती. त्याचा कंठ फार गोड होता व त्यांत 
एका तऱ्हेची भुलवून सोडणारी शक्ती होती. तो 
बातापि गणपतीची स्तुती करून अनेक 
भक्तिगीते लिहून म्हणे, त्याचा नातू बाले गणेश 
भट डोलत ताल देई. 

गजानन पंडित गोड आवाजात “धिमिकिट 
धिमिकिट, तांडव नृत्य करी गजानन' नांवाचे 
गीत निरनिराळ्या रागांत गुंफून म्हणे. तेव्हां नृत्य 
गणपती इंद्रधनुष्याच्या सातही रंगात आपले रूप 
बदलून नाचे आणि श्रोत्ता व दर्शकांना मुग्ध करी. 

गणपती इंसध्बजी रागांत पांढर्‍या शुभ्र 








राजहंसासारख्ा, मायामालव रागात (गैरव रागात) 
प्रातःकाळच्या रविबिंबासारख््रा, भैरवी रागांत 
लाल कमळासारखा, हिंदोळ रागांत निळ्या 
आकाशासारस्या, नीलांबरी रागांत निळ्या 
कुमुदासारखा, आनंद भैरवी रागात पांढर्‍या 
कृपठुदावर चक्काकणार्‍या पौर्णिमेच्या चांदणी - 
सारखा दिसत होता. 

तसा गजानन पंडितांना मानमरातबव सत्कार 
करवून धेण्याचा नाद नव्हता. तरी दरवर्षी 
गणेशाची सुवर्णपूर्ति देऊन त्यांचा सत्कार 
करण्यात येई. त्या मूर्तींनी त्यांचे सर्व घर भरून 
गेले होते. 

देशांतले थोर पंडित व विद्वान गजानन 
पंडिताचा आदर करीत आणि त्याला गुरु मानून 
त्यांना मान देत. परंतु वातापि नगराचे कांदी 
बिद्ठान गञञानन पंडिताचा हेवा करू लागले. 
त्यांचा नायक स्वरकेसरी होता. स्वरकेसरी 
सर्वदा आपल्या विद्ठत्तेचे प्रदर्शन करण्यासाठी 
हावरटपणा करीत असे. तो गाऊं लागे त्याबरोबर 
सिंहगर्जना झाल्यासारखे किंवा वाघाने डस्काळी 
फोडल्यासारखे बाटे, तो गाऊं लागला की मृदंग 





वाजवणारा घाबरून जाई. परंतु गजानन 
पंडिताच्या मनांत विद्त्तेचे प्रदर्शन करण्याची 
इच्छा कधीं उपजली नाही. तो गणपतीबरच्या 
श्रद्धा व भक्तीमुळेच गाई. तो तन्मय होऊन गात 
असे आणि गातां गातां त्याचा कंठावरोध होई. 
अशा वेळी गजानन पंडिताची थट्टा उडवायला 
स्वरकेसरी व इतर पंडितांना खूप फावे. 

ते म्हणात की गजानन पंडिताला शास्त्राचे 
ज्ञान थोडेदेखील नाही. त्याचं संगीत म्हृणजे 
संयोगाने संगीत म्हटले जाऊं लागले आहे. अशा 
शब्दांत ते मनाचे समाघान करून धेत. परंतु 
गजाननाला त्या गोष्टीची कधी फिकीर नसे. 
आपल्या हृदयांत वसवलेल्या गणेशाच्या मूर्तीचे 
स्मरण करून, तन्मय होऊन, तो एकांतात बसून 
आपल्या इष्ट दैवताशी बोलेही. त्याच्या गाण्यांत 
एका तर्‍हेची अवर्णनीय अशी शक्ती होती. 
तिच्यामुळे श्रोता मंत्रमुग्ध झाल्यासारखे स्वर्गीय 
सुखाचा अनुभव करीत, 

त्या वर्षी कोणत्याही परिस्थिती स्वर्णपूर्ती 
गजानन पंडितच्या घरी पोहोचता कामा नये असा 
विचार करून स्वरकेसरीने एक डाव टाकला. 








टी 


कोळ. 





कर.” . 
बीरबाहू एक बावळट माणूस होता. त्याचं 
नुकसान होणार आहे हे माहीत असूनदेखील तो 
त्याला विरोध करीत नसे. गप्प बसून राही. तो 
दूध बिकून गुजराण करीत असे. 
त्याच्या झोंपडीशेजारी एक जुनाट खोपटे 
होले. त्या घरांत विष्णू व लक्ष्मी नांवाचे एक 
जोडपें नुकतेच राहायला आले होते. ती दोघेही 
अतिशय चतुर होती. गोड बोलून इतरांकडून काम 
करुन घेण्यांत पटाईत होती, दोनतीन दिवसांतच 
त्यांना अंदाज आला कीं बीरब्राहू अगदींच 
भोळसट आहे. ती दोघे त्याला आपली कापे 
सांगायला लागली. शहरांत जाऊन दुधाची विक्री 
केल्यानंतर बीरबाडहूला घरासाठी आबश्यक ते 
सामान अणावं लागे. घरीं आल्यावर अंगणाची 
झाडलोट करावी लागे. कधीकधी विहीरीतले 
पाणी काढून हंडे, कळशा भराव्या लागत. 
त्या दिवसांत वीरबादूच्या मुलीचे लग्न ठरले. 


विड्िटे5- 





प. द्ध 
हट 
4 के? «१: 
> द र 
की कं बट 
क अ 6 
* क, 
"प्कू', > ी 
७ आ क्ट 


राक्षसिणीचा पाळीव 


र 


>या क्क र 


-:. 
५ क “>. 


| ':1 
» 1... 
8 0५1९.” 
/- णी 
0 न 
ऱ १८१:.4 
वाका > ”- क 3 
"१ ््”् > “11 जज क 
वि ५.५. 0 ह मन्या की क 





र 
व्य 7९५1. कळ 
ळीव पोपट 





बनारसला सुंदर रेशमी साड्या मिळतात, म्हणून 
साड्या खरेदी करण्यासाठीं तो बनारसला जायला 
निघाला. 

बाहे! ओट्यावर बसलेल्या विष्णूने त्याला 
म्हटलं, “पाझ्या बायकोसाठीदेस्डील एक चांगली 
साडी घेऊन ये. तू परत आल्यानंतर मी पैसे देईन.” 

बनारसमर्धे वीरबाहूने लक्ष्मीसाठीदेखील एक 
साडी धेतली. तो जेन्हां परत आला तेन्हा तो घरांत 
शिरण्यापूर्वीच विष्णूने एक चांगलीशी साडी 
उचलली व म्हणाला, 'आज शुक्रवार आहे. माझी 
पत्नी आज कपाटांतून पैसे काढत नाही. उद्यां 
पैसे घेऊन जा." 

पण चार दिवस झाले तरी विष्णूने त्याला कांही 
पैसे दिले नाटीत. मुलीसाठी बांगड्या करायला 
टाकायच्या होत्या. नाईलाजाने वीरबाटूने विष्णूचे 
दार खटखटयले. दार उघडल्यानर त्याने विष्णूला 
म्हटले, मला पैशाची फार जस्री आहे. त्या रेशमी 


- भबानी प्रसाद - 





साडीचे ते पांचे रुपये कृपा करुन मला लगेच 
दे." हात चोळत वीरबाहू म्हृणाला. 

दिष्णू रागाने आंत गेला आणि साडी घेऊन 
आला. ती साडी त्याने जमिनीवर फेकून म्हटले, 


क्य 





तुला नि तुझ्या साडीला नमस्कार] माझ्या 
बायकोला ही साडी मुळींच आवडली नाही. घेऊन 
जा ती! 

वीरबाहूच्या बायकोला जेव्हां हे कळलं, तेव्हां 
ती म्हणाली, “आता आपण तरी काय करणार" 
दैसे तर लगेच हवेतच. दुकानदार आपल्या 
ओळखीचा आहे; तुम्ही जा आणि साडी परत 
देऊन पैसे घेऊन या.'' 

बीरबाहू लगेच पुन्हां बनारसला जायला 
निघाला, पण या बेळेला नेहमीच्या राजमार्गाने न 
जाता तो जंगलातल्या वाटेने जाऊं लागला. म्हणजे 
त्याला घरीं लौकर परत येता आले असते. 


जुलै २००३ 68 





जंगलाच्या मध्यावर एक जुने वडा'चे झाड होते. 
त्याच्या फांद्यामधे एक राक्षसीण राहात होती. 
तिच्या मुलीच्या लग्नाची ती तयारी करीत होती. 

बीरबाडूला पाहून ती कर्कशपणें ओरडली, 
“अरे कळिकाळा, माझ्यासारख्या ब्रम्ह्राक्षसीच्या 
घरी तू अगदी दिवसाढवळ्या येतो आहेस? एकी 
तुझी दिंमत?'' 

तिला पाहून वीरबाहू थरथर कांपायला लागला. 
त्याने हात जोडून तिला म्हटले, 'राक्षसींमाते, 
माझं कांही बरंबाईट करु नकोस. माझ्या एकुलत्या 
एक मुलीच्या लग्नासाठी मी तयारी करतो आहे.” 
त्यानंतर जे घडलं ते त्याने तिला सविस्तर 
सांगितलं आणि तो पुढे सांगू लागला, ' रेशमी 
साडी परत करुन पैसे आणायला मी बनात्सला 
जातो आहे. लौकर पोंचावं म्हणून मी ही जंगलातून 
जाणारी वाट धरली.'' 

राक्षसीण त्याला कांडी बोलणार होती 
तेवढ्यांत वधूवेधांत सजलेली तिची मुलभी 
झाडावरुन धाडकन उडी रारुन खाली उतरली. 
बीरबाहूच्या हातातली पिशवी तिने हिसकावून 
घेतली आणि त्यांतली साडी बाहेर काढली. 
आपल्या आईला ती साडी दाखवत ती म्हणाली, 
“आई, बघ तरी दही साडी. किती सुंदर आहे ग! 
बारशिंग्याच्या कातड्याच्या कपड्यापेक्षां जर ही 
साडी मी विवाहंमंडपात नेसून गेले तर लोक 
माझ्याकडे टकामका बघत राहातील. ह्याला ह्या 
साडीनचे पैसे देऊन ही विकत घेऊं या,” 

मुलींच्या म्हणण्याप्रमाणे साडीची किंमत 
राक्षसीने वीरबादवूला दिली. पैसे घेऊन जेव्ह्यं तो 
परत जायला निघाला तेव्हां नबरी राक्षलीसुलगी 


च्यांदोना 


आळ्या 





एक पिंजऱ्यात ठेवलेला पोपट घेऊन आली ब 
त्याला तो पिंजरा देत म्हणाली, ''याला मी 
बोलायला शिकवलंय, मला हा खरा माझ्या 
प्राणांपेक्षां अधिक प्रिय आहे. याची बढाई अशी 


आहे कीं माझ्या होणाऱ्या सासूबाईंनी पाळलेले. 


प्रोपट, चिमण्या व पतंग ह्याच्या हाती लागले 
कीं हा त्यांना मारुन टाकील. आता या पोपटामुळें 
प्राह््या सासूबाईशी भांडण होण्यापेक्षा, या 
बोलवया पोपटाला तू घेऊन जा.'' 

पोपटाचा पिंजरा घेऊन वीरबाहू घरी परतला, 
जेव्हां तो घरी पोचला. तेव्हा अंगाग झाडीत असलेली 
शेजारची लक्ष्मी तिथे होती. तिने त्या पोपटाचा 
पिंजरा पाहिला आणि वीरब्राडूकडून सर्व इ्ींकत 
काढून घेतलीं. नंतर ती म्हणाली, “म्हणजे याचा 
अर्थ असा ह्याला कीं तुला साडीचे पैसे मिळाले. 
ली साडी मला आवडली नव्हती म्हणून तुला 
ब्रनास्सला जायचे होते. आणि त्यामुळेच तुला हा 
बोलका पोपट मिळाला. म्हणजे याचा अर्थ असा 
ह्याला कीं माझ्यामुळेंच तुला मिळालेला हा पोपट 
माझ्या मालकीचा डोतो.” असं म्हणत तिने तो 
पिंजरा त्याच्या हातांतून काढून ठेतला. 

लक्ष्मी जेन्हां पिंजरा धेऊन आपल्या घरांत 
शिरली, तेव्हा आश्‍चर्यचकित नजरेने तिच्याकडे 
पाह्लत विष्णूने विचारलं, 'हा पोपट कां आणला 
आहिस तू? काय करायला निघाली आहेस?" 

“तुम्ही बघतच रहाल आता! या पोपटामुळें 
आपले नशीय फळफळणार आहे.'' लक्ष्मीने गर्वाने 
म्हटलं. “पोपट कधी नशीब बदलूं शकेल काँ?'' 
विष्णूने शंकित स्वरांत म्हटलं. 

''तर प्रय ऐका! परबां आपल्या राजाच्या 


सांदोबा ७9 





मुलाचा पांचवा वाढदिवस आहे. मोठ्या थाटांत 
समारंभ होणार आहे. त्यावेळीं पांचव्या 
वाढदिवसाच्या निमित्ताने था गोलक्या पोपटाची 
भेट मी राजपुत्राला जर दिली तर राजा खूष होऊन 
आपल्याला इतके सोतेनाणे देईल कीं आपल्याला 
ते उचलायला देखील क पडतील. लक्ष्मीने 
मोठ्या दिभाखांत म्हटलं. 

लक्ष्मीचे बोलर्णे पुरे होते न होते तोंच आपले 
पंख फडफडवत पोपटाने गोड स्वरांत म्हटलं, '*वा 
वा, काय हे माझं भाग्य!” 

दुसर्‍याचच दिवशी दिष्णु ब लक्ष्मी राक्षसिणीच्या 
त्या पाळलेल्या पोषपटासह राजधानीला पोचले. 
राजवाड्यावर युवराजा'च्या वाढदिवसाची अगदी 
थाटांत तयारी चालली होती. लक्ष्मीने राजाला वंदन 
करुन विनयाने म्हटले, “महाराज, ज्या दिवशीं 
युनराजांचा जन्म झाला त्याच दिबशी मोठ्या 


जलै २००३ 





कष्टाने मी छा पोपट पकडलाय आणि तेव्छांपासून 
मी याला मोठ्या प्रेमाने सांभाळलाय. याला मी प्रेमाने 
बोलायलादेखील शिकबलं आहे. युवराजांच्या 
वाढदिवसाला आमच्यातर्पेः हा बोलणारा पोपट 
आम्ही भेट देतो आहोत त्याचा स्वीकार व्हावा." 

लक्ष्मीचे बोलणें ब टी भेट राजाराणीला फारच 
आवडली. त्यांना खूप आनंद झाला. यूवराजाने 
तो पोपट लंडिवाळपणे हातांत घेतला आणि, 'अ, 
आता तू माझ्याशी बोल हं!'' असं म्हणत 
पोपटाऱची पापी घेतली. 

राक्षसिणीच्या मुलीचे बोलर्णे ऐकून ऐकून 
पोपट बोलायला शिकला होता. त्याने म्हटलं, ''वा 
बा, मी किती भाग्यवान! माझ्या भाग्याबद्दल काय 
बोंलायचं! या जीवनांत तू लोण्यासारख्या 
स्नेदृशील दिसतो आहेस, चमकतो आहेस. 
मरशील तेव्हां कढवलेल्या तुपासारखा तुझा सुगंध 
सगळीकडे पसरेल, तुला बघून तर मला अस वाटतं 
कीं इथल्या इर्थेंच तुला चावून चावून खाव!" 
असं बोलत त्याने राजपुत्राच्या हाताला ब गालाला 
कडकडून चावा घेतला. 

छोटा राजपुत्र मोठ्याने रडायला लागला आणि 





जुलै २००३ 70 





त्याने पोपटाला सोडून दिले. दुसर्‍याच क्षणीं 
पोपट उडून गेला. राजपुत्राच्या गालाबरुन स्क्ताचे 
थेंब ओघळूं लागले. ते दृश्य पाहून राजाराणीच्या 
संतापाला पारावार राहिला नाही. 

ताबडतोब राजवेद्य आले ब त्यानी राजपुत्राला 
औषधोपचार केले. मंत्री म्हणायला लागले, 
"'मज्ञाराज, हा शेजारच्या राज्याचा कट दिसतोय. 
राजपुत्राच्या बाढदिवसार्‍च्या वेळीच मुद्दाम असे 
अशुभ शब्द पोपटाला शिकवून ते बोलायला त्यांनी 
लावले आहेत. 

विष्णु ब लक्ष्मीला फटक्यांची शिक्षा करुन 
त्यांना नंतर तुरुंगात 'घाडण्याच्ची आज्ञा राजाने 
लागलीच दिली. आपण निर्दोष आहोत हे सिद्ध 
करण्यासाठी विष्णू च लक्ष्मीला सहा महिने लागले. 
नंतर त्यांना पुन्हा त्याच गांवात राहायला जायची 
लाज वाटूं लागली. म्हणून त्यांनी दुसर्‍या गांवात 
जाऊन बिऱ्हाड थाटले. 

राक्षसिणीच्या मुलीच्या पोपटामुळें विष्णू ब 
लक्ष्मीच्या ञ्रासांतून बीरबाडूची सुटका झाली. 
आता तो आपल्या पत्नीबरोबर सुखाने ब शांतपणे 
राहूं लागला. 


चांदोबा 











सीताराम एक सामान्य व्यापारी होता. नुकतेच 
त्याचे लग्न लीताशी झाले होते. सीता सासरी 
एह्मयला येऊन महिनादेख्रील झाला नाही तेबढ्यांत 
तिने सासूबाई सारख्या भांडणतंटा करीत असतात 
या सबबीवर त्यांना तिने नणंदेच्या घर्री पाठवून 
दिले. आता सीताराम ब सीता ही दोघेच घरीं राहूं 
लागली. 

त्यांच्या घराच्या एका बाजूला राजारामचे 
विऱ्डाड होते, आणि दुसऱया बाजूला सोमनाथचा 
संसार होता. हे दोघेही श्रीमंत नव्हते. साहजिकच 
राजारामची पत्नी रमा आणि सोमनाथची पत्नी 
सत्या यांनी सीताशी मैत्री केली. वेळोवेळीं त्या 
दोधी तिच्याकडे डाळ, साखर बगैरे सामान उसने 
मागायला जायच्या. पण सीता महाबस्ताद होती. 
ती त्यांच्याशी गोडगोड बोलायची, पण त्यांना 
हृवे असलेले सामान कांही द्यायची नाही. 

थोड्याच दिवसांत सीताराम ब सीता 
यांच्यात लहानसहान भांडणे होऊ लागली. सीता 


ह. क 
नक. "क. 


जाणीव प क शि कडा 





अगदी | आळशी होती. दुपारींज ती दोन्ही वेळचा 


स्वयंपाक उरकत असे आणि दिवसभराचे काम 
संपले म्हणून खुषींत असे. सीताराम रात्रीं 
दुकानांतून उशीरा येई, घरी आल्यानंतर तो जेव्हां 
पानावर बसे, तेव्हां वाढलेले पदार्थ पाहून त्याचा 
राग अनावर होई. *'डे सगळं दुपारचंच अन्न आहे. 
राजी ताजा भात टाकायला काय झालं" माझ्या 
आईने कधीडी मला शिळे अन्न बाढले नव्हते. 
तो एकदा म्हणाला. 

त्याची तक्रार ऐकून सीताही चिडली. 
आवाज चढवून ती टिंगलखोरपरणें म्हणाली, “हो 
तर, जमीनदारांचंच घराणं तुमचं! तुमच्या 
कमाईवर तर मी आरामांत राहाते आहे कीं| माझ्या 
मावशीचा जांबई फक्त तीन अकर जमिनीचा 
मालक आहे. तरी पण त्यांनी लग्नांत सहा तोळे 
सोने तिच्या अंगावर घातले. आणि लस्नानंतर तीन 
महिन्यांच्या आलच तीन तोळे सोन्याचा हार 
बनवला. तुम्ही रात्रंदिवस व्यापारांत गुंतलेले 


ळा रामप्राल क्ट 





साड्या पेटींत ठेवल्या आणि म्हणाली, ''ही मी 
चालले बघा! तुम्ही कसेडी राहा, माझा त्याच्याशी' 


र्‍्ा छा, जे काडीमात्र संबंध नाही. हबं तसं वाना! जोपर्यंत 





असता ना? मय तुम्हाला नि तुमच्या आईला असं 
कधी नाही वाटलं कीं घरांतल्या सुनेलाही एक 
सोन्याचा हार बनवावा म्हणून! आपलं लग्न होऊन 
सहा महिले झाले, माझ्यासाठीं तुम्ही कधी कांही 
आणनंत कां?" 

झालं, बोलण्याने बोलणं वाढलं आणि दोघेही 
एकमेकांना दोष देऊं लागले. सीतारामने 
संतापाच्या भरांत म्हटलं, ''तुझ्यासारख्या कर्कश 
बायकोबरोबर संसार करणं मला अगदी अशक्य 
आहे. मी एकटा राहिलो तर जास्त बरं होईल. तुला 
जिथे जायचं असेल तिकडे निघून जा.'' आणि 
त्याने तिचा हात पकडून तिला दरबाज्याच्या- 


वाहिर ढकललं. 
सीताही चिडली. आंत जाऊन तिने चारपांच 
ज्ञलै २००३ 72 


ज्त्ट 


तुम्ही मला न्यायला येणार नाहीं, तोपर्यंत मी या 
घरांत पाऊल ठेवणार नाही.'' असं म्हणून ती 


रागारागाने निघून गेली. 


मी आणि तुला न्यायला येणार? बाट बघ. 


आणि मग मला तुझी आठबणसुद्धां कधी येणार 
नाही.'' त्याने ओरडून तिला सांगितले आणि 
धाडकन दार बंद केले. 

थोड्या वेळांतच डी बातमी शेजारपाजारी 
पसरली. तासाभरांतच रमाने ताटलींत गरमगरम 
भजी आणली, आणि सीतारामसमोर ठेवून ती 
म्हणाली, “भाऊ, तुम्हाला पाहून माझं मन 
कासावीस झालं, तुम्ही एकटे कसे हो राहाल 
आता? तुम्हाला भूक लागली असेल असं वाटलं 


म्हणून ही थोडीशी भजीं तळून आणलीत बघा! 


गरम आहेत तंवरच खाऊन घ्या!'' भजी पाहून 
सीतारामच्या तोंडाला पाणी सुटले. त्याने 
लागलीच एक भजे तोंडात टाकले. 

खूष होऊन रमाने त्याला विचारले, "भाऊ, 
एक लहानशीच गोष्ट विचारते. राग मानूं नका हं! 
तुमच्या भाचीचा म्हणजे माझ्या मुलीला आता 
पाहायला येणार आहेत. आणि आमच्या घरांत 
तर अर्धा तोळादेखील सोने नाही. अशा 
परिस्थितींत मी त्या नवऱ्यामुलाकडच्या लोकांना 
काय सांगणार नि दाखबणार'? एकबार सीतार्‍चा 


यांदोबा 








हार मला मुलीसाठी द्या. ती मंडळी परत गेली कीं | 
तुमचा हार लगेच परत करीन. आणि ते लोक |. 


येतील तेव्हां तुम्हीपण आलं पाहिजे इं; तुम्ही तर 
मला माझ्या भावासारखे आहात!'' 


रमाच्या साखर्पेरणीमुळें सीतारामला जरा बरे | 


बाटले त्यांतून तो सीतावर चिडलेला होता, म्हणून 
तो ताबडतोब आंत गेला आणि सीता'ा हार घेऊन 
आला. रमाच्या हातांत हार देत तो म्हणाला, 
“घेऊन जा हा ताई. घाबरायचं कांही कारण नाही. 


« सावकाश परत करा. 


र्मा पुन्हां त्याचे कौतुक उगाळणार आणि 
हार घेऊन जाणार होती, तितक्‍्यांत एक बयस्कर 
गृहस्थ तिथे आले. त्यांनी सीतारामला विचारले, 


_ *क्रोण रे ही बाई आणि सावकाश काव परत 


द्यायचं बोलतो आहेस? सांग ना, काय प्रकार 
आहे?" 

अचानक आलेल्या विक्रमकाकांना पाहून 
सीतारामला आनंद झाला, पण र्मा मात्र घाबरली. 

सारी इकीगत समजल्यानंतर ते रमाकडे वळून 
म्हणाले, ''तो हार कांही तीताःचा नाही, माझ्या 
मुलींचा आहे. लस्नाच्या वेळेला सुनेला 
घालण्यासाठी आमच्या बहिनींनी तो उसना 
मागितला होता. आता माझ्या मुलींच लग्न ठरलंय, 
म्हणून डा हार मी घेऊन जायला आलो आहे.'' 

काका खोटं बोलत आहेत हे सीतारामला 
माहीत होते. त्याचं त्याला खूप आश्‍चर्य वाटलं. 
काय उत्तर द्यावे ते त्याला सुचेना. पण तेवढ्यांत 
रमाने तो हार आणून काकांच्या हातांत ठेवला. 


चांदीचा 


--_ 
पज 





रमा दाराबाहेर पडत होती तितक्‍यांत सत्या 
एक रिकामी थाळी घेऊन आंत आली, समोरच 
उबे असलेल्या काकांना पाडून ती चमकली. 

“कोण तुम्ही? काय हबंय तुम्हाला?'' 
विक्रमने विचारलं. त्याचे प्रश्‍न ऐकून सत्या 
आणखीनच भेदरली व घाबरते म्हणाली, “घरांत 
तांदळाचा दाणा नाडी. मुलें भुकेजली आहेत. 
म्हणून ....'' तिचे बोलणें पुरे व्हायच्या आंतच 
सीता वादळासारखी घरांत शिरली ब तिने म्हटले, 
*'सारं कांडी खोटं आहे. काल संध्याकाळीच तर 
तुझ्या मुलाने तांदळाचे पोते उघडले होते! पुढे 
ती सीतारामला म्हणाली, “'बराचच वेळ मी आणि 
काकासाहेब खिडकीच्या ब्राजूला उभे राहून गंमत 
बघत होतो. मी नाही असं बघून पाहा या शेजारणी 


जुलै २००३ 








तुम्हाला कशा फसवत आहित ते!” 

सीता अशी अचानक आलेली पाहून 
सीताराम व सत्या स्तंभित झाले होते. सत्या घरी 
परतल्यानंतर विक्रमनी या नवराबायकोला 
सांगितलं, 'बघा, तुमच्या दोघांची आपसांत 
बाढाबादी झाली त्याचं काय फळ मिळालं? तुम्ही 
तर दोघांनी समजुतीने राहिलं पाहिजे. जेव्हां 
नवराबायको भांडतात, तेव्हां स्वार्थी शेजारी 
आपला फायदा करुन घेतात.'' 


विक्रमकाका पुर्ढे म्हणाले, '“बहिनी जरी 


सध्या आपल्या नणदेच्या घरीं राहत असल्या, 
तरी सारा वेळ तुमची काळजी करीत असतात. 
हेच सांगायला मी इथे आलो होतो. बरं झालं, मी 
बेळेबरच आलो ते, नाडीतर जास्त गोंधळ झाला 
असता.'* एवढं म्हणून त्यांनी तो हार सीताला 
दिला. 

“बरं झालं, मी तुम्हाला रस्त्यांतच मेटले ते; 
आमचे दोघांचं नशीब चांगलं होतं.'' असं 
म्हणताना सीताचे डोळे भरुन आले. 

“आमच्या बहिनींनी कष्टाने पैसापैसा 








जमवला आणि हा हार बनवला प ९ मानचा- 
पुढचा कांही एक विचार न करता तुम्ही माझ्या 
वहिनींना घरांतून बाहेर काढलंत. निदान आता 
तरी तुम्दाला कळलं असेल कीं बडिलधारी माणसं 
घरांत असली कीं किती आधार असतो ते! 
त्यांचा मान ठेवणं, त्यांची काळजी घेणं हे तुमचं 
कर्तव्य आहे. आणि हे तुम्हाला फायद्याचंच 
आहे." 

त्यांच्या या बोलण्यावर सीताने शरमेने मान 


खाली घातली. ती म्हणाली, ''माझं चुकलं 


त्याची मला जाणीव झाली आहे. हा अनुभव मी 
जन्मांत विसरणार नाही.'' सीतारामकडें पाहात 


ती पुढें म्हणाली, ''आजच तुम्ही जाऊन : 


सासूबाईना आपल्या घरीं घेऊन या." 

पत्नीचे हे बोलणें ऐकून सीताराम'चा चेडश 
उजळला. पतीचा प्रसन्न चेहरा पाहून सीता 
विक्रमकाकांना म्हणाली, ''सासूबाई येईपर्यंत मी 
आपल्याला जाऊं देणार नाही. त्या परत 
आल्यानंतर निदान दोनतीन दिवस करी आपण 
इथें राह्यलं पाहिजेच!” 





















"अज्ञान राजपुत्राची विचित्र शौ्यकथा 
न्रनीटळ त्याचे किशोर्बय होते, तोपर्यंत तो वन्स 


पश्‌ व शवापदांबगेबर राठात होता आणि एक ठियपमित 
कि निश्‍चित आयुध्यक्रग सुरु होता. तरुणवयांत 
त्याने माणसांच्या जगांत प्रवेश केला. तिथें 
पावलोपावली अडचणी येत राहिल्या. त्याच्या 
जिबाला घोर उत्पन झाला. ज्या चिंता निर्माण 
झाल्या, त्या अरण्यांतल्या ठिंख जनाबरांच्यामुळें 
। झालेल्या नव्हत्या. उल्ट त्या माणसांच्यातल्या 
जनावरापुळे इगल्या होत्या. 
७-2.) तो उलदंड आहे. धाडसी आहें. शजूशी साभना 
ह करुन त्याचा नायनाट करण्यांत ती कधी मागे 
हृटल नाही. तो असामान्य शूर बीर आहे. हा 
आर्य कोण आहे? एक अज्ञात विचित्र राजपुत्र 
चांदोबाच्या आगस्टच्या अंकापासून ही 
शूरकधा चित्ररपांत ञपल्या दिंडीला येत आहे, 
ती बाच्चा नि प्रसन व्हा. // 


, ह 



















आपल्याजबळच्या विक्लेल्यावकडून न -< 2» 
आजच आपली प्रत राखून ठेवा. 2 


(3-4 


ह 
| 
रव." 
3७ 
अ टे 


्ी 
५ | 
्- . न 
2 
आ 
1 
ह कता त 
पी 


